भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक अ , चार - अ , चार - ब 
व चार – क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ , अंक ३६ ] 

गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

[ पृष्ठे ७१ , किंमत : रुपये १०.०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- अमरावती विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ . , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ , क्र . ५२१ . 


सत्यमेव जयते 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 

१-२ 


अ . - एक -१ ( १६७ ९ ) . 


२-७१ 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 


भाग एक- अ . – ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना नेमणुका , इत्यादी 

: 


LAW AND JUDICIARY DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 , Date the 23rd August 2022 . 


NOTIFICATION 


No. SPP - 4122-526 - C.R. - 41 - D - XIV 

In exercise of the powers conferred by sub - section ( 8 ) of the Section 24 of the Code of Criminal 
Procedure , 1973 ( Act No. II of 1974 ) , the Government of Maharashtra hereby appoints Adv . Shri . Vinayak 
Deorao Kakade as “ Special Public Prosecutor " for conducting the Case Bearing No. 09-2022 pending 
before Sessions Court , Kelapur , Dist . Yavatmal which is arising out of C.R. No. 269-2021 registered 
Shirpur Police Station , Dist . Yavatmal . 


पृष्ठे 

१-१०९ 


2. His appointment is strictly subject to the condition of service laid down in the Maharashtra Law 
Officers ( Appointment , Condition of Service and Remuneration ) Rules , 1984 . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

3. Lump sum fees of Rs . 50,000 / - ( Rupees Fifty Thousand only ) as quoted by Adv . Shri . Vinayak 
Deorao Kakade has been already deposited by the applicant Shri . Haridas M. Govardipe to the Government 
vide R.B.I. Challan No. 5190 , dated 22 August 2022. The amount will be paid to Adv . Shri . Vinayak 
Deorao Kakade after completion of the case . 


२ 


4. The Government reserves the right to revoke / modify / annul the order without assigning any 

reasons . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ५२२ . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) तथा सदस्य सचिव यांजकडून 

वाचा . – ( १ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण - ०३-२०१५- प्र.क्र .३४ - अ -२ , दि . १२ मे २०१५ . 
( २ ) शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण - ०३-२०१५ - प्र.क्र .३४ - अ -२ , दि . ३० सप्टेंबर २०१५ . 

( ३ ) म . शा . महसूल व वन विभाग यांचे परिपत्रक क्र . एलक्युएन - ०१-२०१७ - प्र.क्र .१२ - भाग- अ - २ - मंत्रालय , मुंबई - ४०००३२ , दिनांक २५ 
जानेवारी २०१७ . 

खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने ताब्यात घेणेबाबत जाहीर नोटीस 


VAISHALI P. BORUDE , 
Section Officer , 

Law and Judiciary Department . 


क्रमांक मं.अ. उपजिभूसं - लसिकामे - कावि -३ ९३-२०२२ 

ज्याअर्थी , कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांनी सामदा सौंदडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे प्रयोजनाकरिता 
शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र . ०३-२०१५ - प्र.अ .३४ - अ -२ , दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ मधील तरतुदीस अनुसरून 
खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने घेण्याबाबत त्यांचे कार्यालयीन पत्र जा . क्र . २ ९ ४५ - अपाविअ - रेशा - सामदा स - सखप्र- २०२० , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२० नुसार सरळ खरेदी प्रस्ताव क्र . ६-४७-२०२०-२१ मौजा सांगळूद , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती एकूण क्षेत्रफळ १.०० हे . आर 
चा प्रस्ताव मा . जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे मार्फत प्राप्त झाला आहे . उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , दर्यापूर यांचे पत्र जा . क्र . १० ९ ५२ , दिनांक ०७ 
जानेवारी २०२२ , नुसार प्राप्त संयुक्त मोजणी अहवालानुसार सदर प्रस्तावाचे अंतीम क्षेत्र १.०० हे . आर निश्चित करण्यात आले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , जिल्हाधिकारी , अमरावती यांचे आदेश पत्र क्र . अ.का. प्र.अ.- भूसंपादन- कावि - ६०७-२०२० , दिनांक १६ डिसेंबर २०२० अन्वये 
उक्त प्रस्तावासंबंधी शासन निर्णय दिनांक १२ मे २०१५ व दिनांक ३० सप्टेंबर २०१५ आणि त्या अनुषंगाने शासन निर्णय तसेच शासन परिपत्रक 
महसूल व वन विभाग क्र . एलक्युएन - ०१-२०१७ - प्र . क्र . १२ - अ -२ , दिनांक २५ जानेवारी २०१७ प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत . 

त्याअर्थी आता ; 

( १ ) उक्त शासन निर्णय आणि शासन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लघु सिंचन कामे , अमरावती तथा सदस्य 
सचिव , जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती याद्वारे. 


सामदा सौंदडी 


लघु 


▬ ― ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 


अनुसूची ( एक ) 

खाजगी क्षेत्रातील जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे 
घेण्याबाबत जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करीत आहे . आणि ; 


अनुसूची ( दोन ) 

पाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचे प्रयोजनाकरिता जमिनी खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीने संपादित करतांना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हास्तरीय समिती मार्फत भूमि संपादन , पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापना करतांना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ मधील कलमे २६ ते ३० च्या शेड्युल १ च्या तरतुदीनुसार संबंधित जमिनीसाठी परिगणीत होणा - या एकूण मोबदल्याच्या रक्कमेवर २५ टक्के 
रक्कम वाढीव देऊन मोबदला निश्चित करण्यात येईल . 


अनुसूची ( तीन ) 

संबंधित भूधारकांकडून शासनाच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे खाजगी जमीन खाजगी वाटाघाटीने थेट खरेदी - पद्धतीने कार्यकारी अभियंता , अमरावती 
पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे नावे खरेदी करून देण्यास स्वच्छेने तयार असल्याबाबत व जिल्हास्तरीय समितीने निश्चित केलेला मोबदला संपूर्णतः 
अंतिमरित्या स्विकारण्यास तयार असल्याबाबतचे संमतीपत्र ( विकल्प ) मागविले आहे . 


( १ ) 


१ 

२ 

3 


( २ ) संबंधित भूधारकांनी ही जाहीर नोटीस प्रसिद्ध झाल्यानंतर विहीत नमुन्यातील संमतीपत्र ( विकल्प ) कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे 
विभाग , अमरावती यांचेकडे दाखल करावीत . 


अनुसूची ( चार ) 

सरळ खरेदी प्रकरण क्रमांक ६-४७-२०२०-२१ , मौजा सांगळूद , ता . दर्यापूर , जि . अमरावती येथे सामदा सौंदडी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडीत 
क्षेत्राचे प्रयोजनाकरीता समाविष्ट ( खरेदी करावयाच्या ) खाजगी जमिनीचा तपशील - 

अ . क्र . 

भूधारकांचे नाव 

मौजा 

गट / सर्व्हे क्र . 


( ३ ) संमतीपत्राचा ( विकल्प ) विहीत नमुना कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

( ४ ) सदर प्रकल्पासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या पुनर्वसन आराखड्याची प्रत कार्यकारी अभियंता , अमरावती पाटबंधारे विभाग , 
अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत भूधारकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात 
आली आहे . 


( २ ) 


सागर सुरेश गावंडे 

श्याम सुरेश गावंडे 

रवि राजेंद्र गावंडे 


अमरावती : 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


( ३ ) 


सांगळूद , 

ता . दर्यापूर , 

जि . अमरावती 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ , क्र . ५२३ . 


( ४ ) 


४०० पैकी 

४०० पैकी 

४०० पैकी 


भो . 
व 


आदेश 


( ५ ) 


एकूण . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


१ 


१ 


१ 


नमुना ७/१२ प्रमाणे 

एकूण क्षेत्र 

( ६ ) 


हे . 


आर 


१६६ 

१६७ 

३३३ 


६६६ 


खरेदी करावयाचे 
क्षेत्र 


( ७ ) 


हे . 


3 


आर 


० ७ ९ 

० १२ 

० ० ९ 


१०० 


( अवाच्य ) , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
लघुसिंचन कामे , अमरावती तथा सदस्य सचिव , 

जिल्हास्तरीय समिती , अमरावती . 


क्रमांक गृह विभाग कक्ष ४ ( १ ) -कावि - ८७३-२०२२. 

फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १ ९ ७३ ( सन १ ९ ७४ चा अधिनियम , २ ) चे कलम २२ पोटकलम ( १ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर करून 
मी , जिल्हादंडाधिकारी , बुलढाणा खालील परिशिष्टामधील दर्शविण्यात आलेल्या ठिकाणी नव्याने रूजू झालेल्या अधिका - यांना कार्यकारी दंडाधिकारी 
म्हणून फौजदारी प्रक्रिया संहीता अंतर्गत तसेच मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ अंतर्गत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी क्षेत्र निर्धारण करीत आहे . त्यांना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

ठरवून दिलेल्या कार्यक्षेत्रातून फौजदारी प्रक्रिया संहीता मधील कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून प्रदान केलेल्या शक्तीचा वापर त्यांनी त्यांचे प्रशासकीय 
प्रभार स्विकारल्याचे तारखेपासून करण्यास प्राधिकृत करीत आहे . 


OC 


४ 


अ . क्र . 

( १ ) 

१ 

२ 

३ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 

११ 

१२ 

१३ 

१४ 

१५ 

१६ 

१७ 


१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 

२२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 

३४ 

३५ 

३६ 

३७ 

३८ 

३ ९ 


अधिका - यांचे नाव 

( २ ) 

श्रीमती शामला खोत 

श्रीमती पुष्पा दाभेराव ( सोळंके ) 

श्रीमती अश्विनी जाधव 

श्री . एस . एम . धनमने 

श्री . सुनिल सावंत 

श्री . अतुल पाटोळे 

श्री . समाधान सोनवणे 

श्री . सिद्धेश्वर् वरणगावकर 

श्रीमती शितल सोलाट 

श्री . आर . एम . तायडे 

श्री . आर . यु . सुरडकर 

श्रीमती सारीका भगत 

श्री . एस . एच . भांबळे 

श्री . एस . आर . बनगाळे 

श्री . पी . के . करे 

श्री . के . व्ही . पाटील 

श्री . सुनिल आहेर 

श्री . ए . बी . पाटील 

श्री . व्ही . डी . पाटील 

श्रीमती पी . सी . सातपुते 

श्री . पी . एम . डब्बे 

श्री . अ . वा . पवार 

श्री . एच . डी . विर 

श्री . संतोष मुंढे 

श्री . वैभव खाडे 


श्री . एस . जी . टाके 

श्रीमती प्रिती जाधव 

श्री . विकास राणे 

श्री . टी . डी . कुळमेथे 

श्री . पी . टी . वराडे 


श्री . एस . एस . धोंडारकर 

श्रीमती आस्मा मुजावर 

श्री . आर . जी . काळे 


श्री . आर . एम . डोळे 

श्रीमती योगेश्वरी परळीकर 


श्री . विजय पाटील 

श्री . हेमंत पाटील 

श्री . जी . जी . बोरले 

श्री . डी . ए . शिरसाठ 


परिशिष्ट 


पदनाम 


( ३ ) 

अधीक्षक , जि . का . बुलढाणा 
तहसिलदार , महसूल 

तहसिलदार , संगायो 

तहसिलदार , दे . राजा 

तहसिलदार , सिं . राजा 


तहसिलदार , खामगाव 

तहसिलदार , शेगाव 

तहसिलदार , संग्रामपुर 
तहसिलदार , जळगाव जामोद 


तहसिलदार , नांदूरा 
तहसिलदार , मलकापूर 
तहसिलदार , मोताळा 


नायब तहसिलदार , महसूल बुलढाणा 

नायब तहसिलदार , सा . प्र . बुलढाणा 
नायब तहसिलदार , गृह बुलढाणा 
सहा करमणूक कर . अ . बुलढाणा 
नायब तहसिलदार , निवडणूक बुलढाणा 


नायब तहसिलदार , रोहयो बुलढाणा 
सहा . जि . पुरवठा अधिकारी 

नायब तहसिलदार , महसूल तहसिल , बुलढाणा 

नायब तहसिलदार , महसूल तहसिल , बुलढाणा 
निरीक्षण अधिकारी , बुलढाणा तहसिल 
नि . नायब तहसिलदार , चिखली 
नायब तहसिलदार , महसूल चिखली 
नायब तहसिलदार , संगायो चिखली 
नायब तहसिलदार , निवडणूक चिखली 
नि . नायब तहसिलदार , देऊळगावराजा 
नायब तहसिलदार , महसूल देऊळगावराजा 
नायब तहसिलदार , संगायो देऊळगावराजा 
नि . नायब तहसिलदार , सिंदखेडराजा 
नायब तहसिलदार , निवडणूक सिंदखेडराजा 
नायब तहसिलदार , महसूल सिंदखेडराजा 
नायब तहसिलदार , निवडणूक लोणार 
नि . नायब तहसिलदार , लोणार 
नायब तहसिलदार , महसूल लोणार 
नायब तहसिलदार , उ . वि . अ . खामगाव 


नायब तहसिलदार , महसूल खामगाव 

नायब तहसिलदार , निवडणूक खामगाव 

नि . नायब तहसिलदार , शेगाव 


स्थानिक निर्धारीत क्षेत्र 

( ४ ) 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण देऊळगावराजा तालुका 
संपूर्ण सिंदखेडराजा तालुका 
संपूर्ण खामगाव तालुका 

संपूर्ण शेगाव तालुका 

संपूर्ण संग्रामपुर तालुका 
संपूर्ण जळगाव जामोद तालुका 
संपूर्ण नांदूरा तालुका 


संपूर्ण मलकापूर तालुका 

संपूर्ण मोताळा तालुका 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 


संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा जिल्हा 

संपूर्ण बुलढाणा तालुका 

संपूर्ण बुलढाणा तालुका 

संपूर्ण बुलढाणा तालुका 

संपूर्ण चिखली तालुका 

संपूर्ण चिखली तालुका 
संपूर्ण चिखली तालुका 
संपूर्ण चिखली तालुका 
संपूर्ण देऊळगावराजा तालुका 
संपूर्ण देऊळगावराजा तालुका 
संपूर्ण देऊळगावराजा तालुका 
संपूर्ण सिंदखेडराजा तालुका 
संपूर्ण सिंदखेडराजा तालुका 
संपूर्ण सिंदखेडराजा तालुका 

संपूर्ण लोणार तालुका 


संपूर्ण लोणार तालुका 

संपूर्ण लोणार तालुका 

संपूर्ण खामगाव उप विभाग 

संपूर्ण खामगाव तालुका 
संपूर्ण खामगाव तालुका 

संपूर्ण शेगाव तालुका 


( १ ) 

४० 

४१ 

४२ 

४३ 

४४ 


४५ 

४६ 

४७ 

४८ 

४ ९ 

५० 

५१ 

५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


( २ ) 

श्री . एस . एन . भागवत 

श्री . व्ही . एस . चव्हाण 

श्री . प्रविणकुमार वराडे 

सौ . एम . डी . नैताम 

श्री . एम . सी . गायकवाड 

श्री . एस . व्ही . मार्केड 

श्री . बी . एस . किटे 

श्री . पी . पी . घोटकर 

श्रीमती ए . एस . नारखेडे 

श्री . एस . एम . चव्हाण 

श्री . बाळासाहेब दराडे 

श्रीमती व्ही . डी . गौर 

श्री . ई . के . गिरी 


बुलढाणा : 
दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा . , अ . क्र . ५२४ . 


याशिवाय वरील अधिका - यांना फौजदारी प्रक्रिया संहीता , १ ९ ७६ ( २/७४ ) च्या कलम १२ ९ , १३० व १३१ मधील शक्तीचा वापर संपूर्ण बुलढाणा 
जिल्हा क्षेत्राकरीता करण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट- चालू 

( ३ ) 

नायब तहसिलदार , निवडणूक शेगाव 
नायब तहसिलदार , महसूल संग्रामपूर 
नि . नायब तहसिलदार , संग्रामपूर 
नायब तहसिलदार , संगायो संग्रामपूर 
नि . नायब तहसिलदार , जळगाव जामोद 
नायब तहसिलदार , संगायो जळगाव जामोद 
नायब तहसिलदार , निवडणूक जळगाव जामोद 
नायब तहसिलदार , उ . वि . अ . मलकापूर 
नायब तहसिलदार , निवडणूक नांदुरा 
नायब तहसिलदार , महसूल नांदुरा 
नायब तहसिलदार , मलकापूर 

नायब तहसिलदार , संगायो मोताळा 

नायब तहसिलदार , निवडणूक मोताळा 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL RELATIONS ACT , 1946 . 


अ - एक -२ ( १६७ ९ ) . 


BY THE ADDITIONAL REGISTRAR OF UNIONS 


Sr. No. 843 


Nagpur : 

Dated the 30th August 2022 . 


शके १ ९ ४४ 


( ४ ) 

संपूर्ण शेगाव तालुका 

संपूर्ण संग्रामपूर तालुका 

संपूर्ण सिंदखेडराजा तालुका 
संपूर्ण संग्रामपूर तालुका 
संपूर्ण जळगाव जामोद तालुका 
संपूर्ण जळगाव जामोद तालुका 
संपूर्ण जळगाव जामोद तालुका 
संपूर्ण मलकापूर उप विभाग 
संपूर्ण नांदुरा तालुका 
संपूर्ण नांदुरा तालुका 
संपूर्ण मलकापूर तालुका 
संपूर्ण मोताळा तालुका 
संपूर्ण मोताळा तालुका 


Recognition of undertaking under Section 11 of the 
Maharashtra Industrial Relations Act , 1946 


No. BIR - Reg . - UND - 01-2022 . - 

In exercise of the powers conferred on me under Section 11 of the Bombay Industrial Relations 
Act , 1946 , I , U. S. Loya , Assistant Registrar of Unions , Bombay Industrial Relations Act , 1946 Nagpur 
hereby recognize the following concern in an Industry as an undertaking engaged in Bakery Industry . 


एस . रामामुर्ती , 
जिल्हादंडाधिकारी , 
बुलढाणा . 


Name of the Establishment : 

M / s . Shivangi Bakers Pvt . Ltd. , Gut No. 327 , 
Talav Road , Januna , Khamgaon - 444303 , 
Dist . Buldhana ( Maharashtra ) 


U.S. LOYA , 

Assistant Registrar of Unions , 

Maharashtra Industrial Relations Act , 1946 , 

Nagpur . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२५ . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . एस . बाविस्कर हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


६ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-५२-२०२२. 

श्री . ए . के . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती एकूण २६७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
यांना दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ अशी 
एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या नंतर दिनांक 
१२ फेब्रुवारी २०२२ व १३ फेब्रुवारी २०२२ दुसरा शनिवार व रविवारची 
सुट्टी जोडून दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . के . शर्मा हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . डी . बी . पतंगे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला हे पाहतील . 


तसेच संदर्भीय क्र . १ व २ वर नमूद आदेशान्वये श्री . ए . के . शर्मा 
यांचेकडे असलेला जिल्हा न्यायाधीश -४ , अकोला या न्यायालयाचा दिनांक 
० ९ फेब्रुवारी २०२२ व १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचा दुस - या सत्राचा 
कार्यभार श्री . डी . बी . पतंगे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अकोला हे पाहतील . 

दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२६ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-६२-२०२२. 

श्री . सी . एस . बाविस्कर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अकोट यांच्या खाती एकूण ९ २ दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक २८ जानेवारी २०२२ ते दिनांक ०५ फेब्रुवारी 
२०२२ अशी एकूण नऊ ( ० ९ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा न्यायीक 
स्वरूपाचा कार्यभार श्री . ए . के . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अकोला तसेच प्रशासकीय स्वरूपाचा कार्यभार श्रीमती 
एम . जी . हिवराळे , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , अकोट यांनी 
पाहिला . 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२७ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-७५-२०२२. 

श्री . अ . कृ . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश - ५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती एकूण २६४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
यांना दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ०५ मार्च २०२२ अशी एकूण 
सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक २६ फेब्रुवारी 
२०२२ , दिनांक २७ फेब्रुवारी २०२२ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी 
तसेच रजेच्या पुढे दिनांक ०६ मार्च २०२२ रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक 
२५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०७ मार्च २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . कृ . शर्मा हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करून , मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . व्ही . बी . गव्हाणे , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला हे पाहतील . 

1 


अकोला : 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


य . गो . खोब्रागडे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२८ . 

सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

आदेश 

श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगाव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


क्रमांक २२-२०२२ . 

श्री . एस . ए . सुरजुसे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मेहकर यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ 
ते २ ९ जानेवारी २०२२ पावेतोची अशी एकूण ०६ ( सहा ) दिवसांची 
वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ पावेतो 
श्री . जे . एन . जाधव , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिले . 


श्री . एस . ए . सुरजुसे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . ए . सुरजुसे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मेहकर हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मेहकर येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिले असते . 


श्री . एस . ए . सुरजुसे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) 
नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
एकूण १३२ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेल्या ०६ ( सहा ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे 
एकूण १२ ( बारा ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२ ९ . 
आदेश 


क्रमांक २३-२०२२ 

श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगाव यांना दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२२ ते ०७ एप्रिल २०२२ पावेतोची 
या कॅलेंडर वर्षामध्ये प्रथम टप्प्यामध्ये कमाल मर्यादा अशी एकूण ६० 
( साठ ) दिवसांची बाल संगोपन रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२२ ते ०७ एप्रिल २०२२ पावेतो रजेच्या 
कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा पदभार श्री . एस . बी . काळदाते 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खामगाव यांनी स्वतःचे काम 


७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खामगाव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


उपरोक्त रजा काळाचे वेतन संदर्भ क्र . १ चे शासन निर्णयामध्ये अटी 
व शर्ती प्रमाणे अनुज्ञेय राहील . परंतु सदरहू अर्जदार या सेवेतून इतर 
सेवेत जाण्याकरीता किंवा अन्य कारणाकरीता राजीनामा द्यावयाचा असल्यास 
अथवा कार्यमुक्त व्हावयाचे असल्यास बालसंगोपन रजा म्हणून घेतलेल्या 
कालावधीतील वेतनाइतके वेतन शासनास अदा करावे लागेल . 


उपरोक्त रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . तसेच 
बालसंगोपन रजेचा हिशोब शासन निर्णयासोबत असलेल्या विहीत प्रपत्रामध्ये 
घेवून ते सेवापुस्तकात जोडावे . 

दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५३० . 

आदेश 


क्रमांक २ ९ - २०२२ 

श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
मलकापूर यांना दिनांक २७ जानेवारी २०२२ ते ०२ फेब्रुवारी २०२२ 
पावेतोची अशी एकूण ०७ ( सात ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २६ 
जानेवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०३ फेब्रुवारी 
२०२२ चे कार्यालय वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे .. 


श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३२ . 

आदेश 

श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ६५ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०७ ( सात ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२२ . 


८ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३१ . 

आदेश 


क्रमांक ३२-२०२२ . 

श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , मोताळा यांना दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ ते १० फेब्रुवारी २०२२ 
पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
कार्यभार दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ ते १० फेब्रुवारी २०२२ श्री . आर . 
के . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
वर्ग , मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 


श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , मोताळा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मोताळा हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग , मोताळा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 


श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी 
प्रथम वर्ग , मोताळा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण 
८४ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेल्या ०३ ( तीन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण 
०६ ( सहा ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


क्रमांक ३४-२०२२ . 

श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव यांना 
दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ ते १८ फेब्रुवारी २०२२ पावेतोची अशी एकूण 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती व्ही . डी . साळवे , २ रे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . 
स्तर , शेगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे .. 


श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क स्तर , शेगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 


श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २१२ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तिन ) दिवसांची अर्जित रजा 
खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५३३ . 

आदेश 


क्रमांक ३५-२०२२ 

श्री . एस . डब्ल्यू . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांना दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ ते १८ फेब्रुवारी २०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
चिखली यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे .. 

श्री . एस . डब्ल्यू . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली हे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५३५ . 
आदेश 

रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डब्ल्यू . ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिले असते . 


श्री . एस . डब्ल्यू . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १७८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तिन ) दिवसांची अर्जित रजा 
खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३४ . 

आदेश 


क्रमांक ३६-२०२२ 

श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , खामगाव 
यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ते १८ फेब्रुवारी २०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्री . ए . ओ . जैन , दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगाव यांनी 
स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे .. 


श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगाव 
हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , व . स्तर , खामगाव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगाव येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . डी . एन . जनकवार , सह दिवाणी न्यायाधीश , व स्तर , खामगाव 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ८६ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ ( पाच ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


अ . - एक -३ ( १६७ ९ ) . 


क्रमांक ३७-२०२२ 

श्री . एस . एच . बेलसरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगांव 
जामोद यांना दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२२ ते १५ फेब्रुवारी २०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०७ ( सात ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
०८ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १६ 
फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


९ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायिक 
पदभार श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगांव 
जामोद यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे .. 


श्री . एस . एच . बेलसरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगांव 
जामोद हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एच . बेलसरे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , जळगांव जामोद हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगांव 
जामोद येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . एस . एच . बेलसरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगांव 
जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २०० दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०७ ( सात ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


बुलडाणा : 

दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४०-२०२२. 

श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
०२ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एकूण १२८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२२ 
अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 

२७ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण ८५ दिवसांची परीवर्तीत रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक २८ जानेवारी २०२२ व दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ 
अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

असत्या . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , 
मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच 
पदावर राहीले असते . 


१० 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , उपरोक्त कालावधीत श्री . आर . पी . शिंदे , रे सह दिवाणी 
३ 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम यांनी 
वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहावे . 

दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३७ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४१-२०२२. 

श्रीमती एस . व्ही . फुलबांधे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
२४ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण १ ९ ८ दिवसांची परीवर्तीत रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक २५ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ 
अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . व्ही . फुलबांधे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर 
राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . पी . एच . नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व स्तर ) तथा 
अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात 
मुख्य 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५३८ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४२-२०२२. 

श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५३ ९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४३-२०२२. 

श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक २६ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण २२२ दिवसांची 
परीवर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २७ जानेवारी २०२२ ते 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची परीवर्तीत 
रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते 
त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजी श्री . पी . पी . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
( व . स्तर ) वाशिम व दिनांक २८ जानेवारी २०२२ व दिनांक २ ९ जानेवारी 
२०२२ श्री . पी . एच . नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) 
तथा मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४० . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४२ . 

आदेश 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५१-२०२२. 

F 

श्री . के . के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा यांच्या खाती दिनांक 
३० जानेवारी २०२२ रोजी एकूण ८१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ ते ०२ फेब्रुवारी २०२२ अशी 
एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एम . एच . हक , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथमश्रेणी , कारंजा यांनी वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४१ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-५१-२०२२. 

डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा सत्र न्यायाधिश , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक १३ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण १३१ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १४ जानेवारी २०२२ 
व १५ जानेवारी २०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा सत्र न्यायाधिश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , 
वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहिले . 


११ 


क्रमांक प्र . - ब - २-५३-२०२२. 

श्री . एस . एन . गवळी , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड यांच्या खाती दिनांक 
२३ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण ९ ८ दिवसांची परीवर्तीत रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक २४ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ 
अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एन . गवळी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . वाय . डी . कोईनकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 

I 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४३ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५४-२०२२. 

श्री . वाय . डी . कोईनकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड यांच्या खाती दिनांक 
१६ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण १६८ दिवसांची परीवर्तीत रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक १७ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ 
अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एन . गवळी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एस . एन . गवळी , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२२ . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४४ . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४६ . 

आदेश 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५८-२०२२. 

डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधिश , वाशिम यांच्या खाती दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रोजी 
एकूण ६३ दिवसांची परीवर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
१८ जानेवारी २०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अशी एकूण चार 
( ०४ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
प्रमाणित करण्यात येते की , डॉ . रचना आर , तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश - 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश , वाशिम नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , उपरोक्त कालावधीत श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरिल 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४५ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-६७-२०२२. 

श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एकूण ४४३ 
दिवसांची परीवर्तीत रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक 
० ९ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तीन 
( ०३ ) दिवसांची परीवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) मंजूर करण्यात 
येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधिश , 
वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


क्रमांक प्र . - ब - २-६८-२०२२. 

श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक 
०७ फेब्रुवारी २०२२ रोजी एकूण १०८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ व ० ९ फेब्रुवारी २०२२ अशी 
एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


वाशिम : 

दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ . 


शैलजा श . सावंत , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५४७ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-३०-२०२२. 

श्री . आर . पी . कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या 
खाती दिनांक ० ९ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण २४५ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १० जानेवारी २०२२ ते २५ जानेवारी 
२०२२ अशी एकूण सोळा ( १६ ) दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . पी . कुलकर्णी , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर 
ते त्याच पदावर राहीले असते . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश - 
१ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देतो की , उपरोक्त कालावधीत 
दिनांक १० जानेवारी २०२२ ते २४ जानेवारी २०२२ पर्यंत श्रीमती एस . 
व्ही . फुलबांधे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी व दिनांक २५ जानेवारी २०२२ रोजीचा 
कार्यभार श्री . पी . एच . नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-३१-२०२२. 

श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , जोड न्यायालय , 
मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक १७ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण २१५ 
दिवसांची अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १८ जानेवारी 
२०२२ ते दिनांक २१ जानेवारी २०२२ अशी एकूण चार ( ०४ ) दिवसांची 
परीवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश , 
( व . स्तर ) , जोड न्यायालय , मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देतो की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , मंगरूळपीर यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५४ ९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-३२-२०२२. 

श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण २७ ९ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२२ 
ते ०५ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


अ . - एक -४ ( १६७ ९ ) . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देतो की , उपरोक्त कालावधीत 
डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , 
वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहिले . 
दिनांक २ ९ जानेवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५० . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-३५-२०२२ 

श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , 
वाशिम यांच्या खाती दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी एकूण २७७ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ 
ते ०३ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


१३ 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एम . मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले 
नसते , तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देतो की , उपरोक्त कालावधीत 
डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अ . सत्र न्यायाधिश , 
वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहिले . 


वाशिम : 

दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ . 


एस . एम . मेनजोगे , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५१ . 


जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४१-२०२२. 

श्रीमती आर . बी . ठाकुर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती एकूण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

१७० दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २७ जानेवारी 
२०२२ ते २ ९ जानेवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची परिवर्तीत 
रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 

अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ ते 
०४ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ ते दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . बी . ठाकुर ह्या जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 

असत्या . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एस . अग्रवाल हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


१४ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती एस . के . चौधरी , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात 
वरिल न्यायालयाचे काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५२ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४२-२०२२. 

श्रीमती एस . एम . बैस , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती 
एकूण २४ ९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
०३ फेब्रुवारी २०२२ ते ०५ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या नंतर दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजीची रविवारची सुटी जोडून दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्री . के . 
बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात न्यायालयाचे 
तातडीचे काम पाहिले . 

दिनांक ०१ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५३ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४३-२०२२. 

श्री . ए . एस . अग्रवाल , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती एकूण ९ ४ दिवसांची 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमती जे . व्ही . मस्के , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५४ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४४-२०२२. 

श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांच्या खाती एकूण २०३ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ ते 
०५ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२२ रोजीची रविवारची सुटी जोडून दिनांक 
०२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . व्ही . एम . रेडकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोट हे वरील रजेच्या काळात 
सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी , फौजदारी व प्रशासकीय स्वरूपाचे 
काम पाहतील . 

दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५५ . 

आदेश 

रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
सदर आदेशाची नोंद त्यांचे मुळ सेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी . 
दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ . 


क्रमांक प्र . - ब- २-४५-२०२२. 

श्री . एन . एस . पुरी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती एकूण १७६ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२२ 
ते ११ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व 
रजेच्या नंतर दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ व १३ फेब्रुवारी २०२२ दुसरा 
शनिवार व रविवारची सुटी जोडून दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन . एस . पुरी हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार 
श्री . ए . बी . शेख , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात 
सदर न्यायालयाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५६ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-४६-२०२२ . 

जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र . -ब - २-४४-२०२२ , दिनांक ०२ 
फेब्रुवारी २०२२ श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . 
स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांना दिनांक ०३ फेब्रुवारी 
२०२२ ते ०५ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित 
रजा दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली . परंतु श्री . एस . बी . 
विजयकर यांनी त्यांच्या दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या अर्जान्वये 
त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ ते ०५ फेब्रुवारी 
२०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा रद्द करण्याबाबत 
विनंती केली आहे . 


सबब उपरोक्त नमुद जिल्हा न्यायालय आदेश क्रमांक प्र . - ब - २-४४ 
२०२२ , दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ नुसार दिनांक ०३ फेब्रुवारी २०२२ ते 
०५ फेब्रुवारी २०२२ अशी तीन ( ०३ ) दिवसांची मंजूर झालेली अर्जित 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५७ . 

आदेश 


१५ 


क्रमांक प्र . - ब - २-५०-२०२२. 

श्री . डी . टी . वसावे , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , अकोला यांच्या 
खाती एकूण १३६ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
०७ फेब्रुवारी २०२२ ते ० ९ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक ०६ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजीची रविवारची सुटी जोडून मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी . वसावे हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्री . के . 
बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व प्रशासकीय स्वरूपाचे काम पाहतील . 

दिनांक ०५ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५३-२०२२. 

श्री . उ . सा . जाधव , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती एकूण ९ १ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ ते १८ 
फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या 
पूर्वी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ दुसरा 
शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या नंतर दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ व 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व रविवारची 
सुटी जोडून दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . उ . सा . जाधव हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

रविवारची सुटी जोडून दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


१६ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देते की , 
जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्री . ए.एस. अग्रवाल , ६ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी 
व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५५ ९ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५४-२०२२. 

श्री . बी . एन . चिकणे , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , अकोला यांच्या 
खाती एकूण २८८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक 
३० जानेवारी २०२२ ते ०२ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण चार ( ०४ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 
रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . बी . एन . चिकणे हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचा न्यायीक स्वरूपाचा कार्यभार तसेच श्रीमती एम . जी . हिवराळे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
अकोट यांनी प्रशासकीय स्वरूपाचा कार्यभार पाहीला . 

दिनांक ०८ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६० . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-५७-२०२२. 

श्री . शेख एम . ए . एम . जे . , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बार्शिटाकळी यांच्या खाती एकूण १३५ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२२ 
ते १८ फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा व 
रजेच्या पूर्वी दिनांक १२ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२२ 
दुसरा शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या नंतर दिनांक १ ९ फेब्रुवारी 
२०२२ व दिनांक ०२ फेब्रुवारी २०२२ छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख एम . ए . एम . जे . हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देते की . 
जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्रीमती जे . व्ही . मस्के , 
७ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी , 
फौजदारी व प्रशासकीय स्वरूपाचे काम पाहतील . 

दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६१ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-६६-२०२२. 

श्री . एम . बी . पठाण , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , पातुर यांच्या खाती एकूण १२७ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ ते २३ 
फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या 
मागे दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ व दिनांक २० फेब्रुवारी २०२२ रोजीची 
छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती व रविवारची सुटी जोडून दिनांक १८ 
फेब्रुवारी २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २४ फेब्रुवारी 
२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . बी . पठाण हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार असा आदेश देते की , 
जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्रीमती जे . व्ही . मस्के , ७ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी , 
फौजदारी व प्रशासकीय स्वरूपाचे काम पाहतील . 

दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri . P. C. Bachhale , 2nd Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& Judicial Magistrate First Class , Wani , during 
the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६२ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-६८-२०२२. 

श्री . सी . पी . रघुवंशी , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बाळापूर यांच्या खाती एकूण १६ ९ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १५ फेब्रुवारी २०२२ ते १६ 
फेब्रुवारी २०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेस 
कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . सी . पी . रघुवंशी हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रीया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून यापुर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती जे . व्ही . 
मस्के , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी , फौजदारी व प्रशासकीय स्वरूपाचे काम पाहतील . 


अकोला : 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ . 


शयना पाटिल , 

जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५६३ . 

J 


BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS 
JUDGE 

ORDER 


No. B. 2 ( 1 ) - ADMN - 66-2022. 

Shri S. M. Bomidwar , Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& Judicial Magistrate First Class , Wani , is granted 
Ex - post facto commuted leave for 02 days w.e.f. 24 
January 2022 to 25 January 2022 . 


He has got 151 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 04 days L.H.P. be 
debited in his leave account . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens was necesary . 


अ . - एक -५ ( १६७ ९ ) . 


On return from leave , Shri S. M. Bomidwar , 
Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Magistrate First 
Class , Wani , is re - posted to his former post . 


१७ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri S. M. Bomidwar , would have continued to of 
ficiate as Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Magistrate 
First Class , Wani , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Dated the 29th January 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६४ . 

ORDER 


No. B. 2 ( 1 ) ADMN - 67-2022 

Shri P. C. Bachhale , 2nd Joint Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , Wani , is 
granted earned leave for 03 days w.e.f. 03 Febru 
ary 2022 to 05 February 2022 with permission to 
leave head quarter w.e.f. 02 February 2022 A.O.H. 
to 07 February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri S. M. Bomidwar , Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
Magistrate First Class , Wani , during the above pe 
riod . 


On return from leave , Shri P. C. Bachhale , 2nd 
Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate 
First Class , Wani , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri P. C. Bachhale , would have continued to offi 
ciate as 2nd Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial 
Magistrate First Class , Wani , if he had not pro 
ceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६५ . 

ORDER 


No. B. 2 ( 1 ) ADMN - 68-2022 - 

Smt . J. M. Kakade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judi 
cial Magistrate First Class , Babhulgaon , is granted 
Ex - post facto commuted leave for 03 days w.e.f. 
27 January 2022 to 29 January 2022 . 


She has got 190 days L.H.P. in balance at the 
time of granting leave . However , 06 days L.H.P. be 
debited in her leave account . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

11 February 2022 with permission to leave head 
quarter w.e.f. 05 February 2022 A.O.H. to 14 Feb 
ruary 2022 B.O.H. 


१८ 


No locum tenens was necesary . 

The charge of her Court and Office is kept with 
Smt . P. D. Mendhe , 4th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& Judicial Magistrate First Class , Yavatmal , dur 
ing the above period . 


On return from leave , Smt . J. M. Kakade , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , 
Babhulgaon , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . J. M. Kakade , would have continued to offici 
ate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate 
First Class , Babhulgaon , had she not proceeded 
on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६६ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 69-2022. 

Shri N. R. Dhoke , Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
Judicial Magistrate First Class , Digras , is granted 
earned leave for 03 days w.e.f. 31 January 2022 to 
02 February 2022 with permission to leave head 
quarter w.e.f. 31 January 2022 A.O.H. to 03 Feb 
ruary 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri S. L. Ramteke , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Magis 
trate First Class , Digras , during the above period . 


On return from leave , Shri N. R. Dhoke , Joint 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First 
Class , Dighras , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri N. R. Dhoke , would have continued to offici 
ate as Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Mag 
istrate First Class , Dighras , if he had not proceeded 
on leave during the above period . 
Dated the 31st January 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६७ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 74-2022. 

Shri S. L. Ramteke , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Mag 
istrate First Class , Digras , is granted earned leave 
for 05 days w.e.f. 07 February 2022 to 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri N. R. Dhoke , Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
Judicial Magistrate First Class , Dighras , during 
the above period . 


On return from leave , Shri S. L. Ramteke , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & Magistrate First Class , Digras , 
is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri S. L. Ramteke , would have continued to offi 
ciate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Magistrate First 
Class , Digras , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६८ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 75-2022. 

Smt . A. S. Jarude , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
Judicial Magistrate First Class , Yavatmal , is 
granted Ex - post facto commuted leave for 05 days 
w.e.f. 27 January 2022 to 31 January 2022 . 


Necessary note be taken in her original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of her Court and Office was kept as 
under : 


From 27 January 2022 to 29 January 2022 with 
Smt . P. D. Mendhe , 4th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& Judicial Magistrate First Class , Yavatmal , 


From 30 January 2022 to 31 January 2022 with 
Smt . V. R. Malode , 5th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
Judicial Magistrate First Class , Yavatmal , 


On return from leave , Smt . A. S. Jarude , 3rd 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First 
Class , Yavatmal , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . A. S. Jarude , would have continued to offici 
ate as 3rd Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magis 
trate First Class , Yavatmal , if he had not pro eeded 
on leave during the above period . 


Yavatmal : 

Dated the 1st February 

2022 . 


V. P. PATKAR , 
Principal District 


Judge , 
Yavatmal . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५६ ९ . 

BY INCHARGE PRINCIPAL DISTRICT 
JUDGE 


Read : ( 1 ) Application of Shri H. L. Manwar , 
Ad - hoc District Judge - 1 & A.S.J. , 
Darwha , has applied for grant of 
earned leave for 03 days w.e.f. 02 Feb 
ruary 2022 to 04 February 2022 . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31-7-2000 . 

ORDER 


No. 

B.2 ( 1 ) -ADMN - 77-2021.— 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 03 
days w.e.f. 02 February 2022 to 04 February 2022 
to Shri H. L. Manwar , Ad - hoc District Judge - 1 & 
A.S.J. , Darwha . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri G. A. Ramteke , District Judge - 1 & A.S.J. , 
Darwha , during the above period . 


On return from leave , Shri H. L. Manwar , Ad 
hoc District Judge - 1 & A.S.J. , Darwha , is re - posted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri H. L. Manwar , would have continued to 
officiate as Ad - hoc District Judge - 1 & A.S.J. , 
Darwha , if he had not proceeded on leave during 
the above period . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७० . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 78-2022. 

Shri U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judi 
cial Magistrate First Class , Ner , is granted earned 
leave for 05 days w.e.f. 07 February 2022 to 
11 February 2022 with permission to leave head 
quarter w.e.f. 05 February 2022 A.O.H. to 
14 February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Smt . V. G. Karmore , 3rd Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& Judicial Magistrate First Class , Darwha , dur 
ing the above period . 


On return from leave , Shri U. B. Murde , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , 
Ner , is re - posted to his former post . 


१ ९ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri U. B. Murde , would have continued to offici 
ate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate 
First Class , Ner , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७१ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 79-2022. 

Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial 
Magistrate First Class , Ralegaon , is granted Ex 
post facto commuted leave for 06 days w.e.f. 24 
January 2022 to 29 January 2022 . 


He has got 73 days L.H.P. in balance at the time 
of granting leave . However , 12 days L.H.P. be deb 
ited in his leave account . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office was kept 
with Shri B. A. Nerlikar , Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& Judicial Magistrate First Class , Ralegaon , dur 
ing the above period . 


On return from leave , Shri V. V. Jatal , Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , 
Ralegaon , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri V. V. Jatal , would have continued to officiate 
as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First 
Class , Ralegaon , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Dated the 2nd February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 80-2022. 

Shri S. H. Age , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial 
Magistrate First Class , Mahagaon , is granted 
earned leave for 05 days w.e.f. 07 February 2022 
to 11 February 2022 with permission to leave head 
quarter w.e.f. 05 February 2022 A.O.H. to 14 Feb 
ruary 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Smt . A. M. Patil , Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Ju 
dicial Magistrate First Class , Umarkhed , during 
the above period . 


On return from leave , Shri S. H. Age , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , 
Mahagaon , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri S. H. Age , would have continued to officiate 
as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First 
Class , Mahagaon , if he had not proceeded on leave 
during the above period . 

Dated the 3rd February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७३ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 85-2022.— 

Shri K. A. Nahar , Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Kelapur , is earned leave for 05 days w.e.f. 21 Feb 
ruary 2022 to 25 February 2022 with permission 
to leave head quarter w.e.f. 18 February 2022 
A.O.H. to 28 February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri S. S. Budruk , Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Kelapur , during the above period . 


On return from leave , Shri K. A. Nahar , Joint 
Civil Judge ( Sr. Dn . ) Kelapur , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri K. A. Nahar , would have continued to offici 
ate as Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) Kelapur , if he 
had not proceeded on leave during the above pe 
riod . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७४ . 

Read : ( 1 ) Application of Shri H. S. Satbhai , Dis 
trict Judge - 2 & A.S.J. , Kelapur , has 
applied for grant of earned leave for 
05 days w.e.f. 14 February 2022 to 18 
February 2022 with permission to 
leave head quarters w.e.f. 11 Febru 
ary 2022 to 21 February 2022 . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31-7-2000 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 86-2022. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 05 
days w.e.f. 14 February 2022 to 18 February 2022 
with permission to leave head quarters w.e.f. 11 
February 2022 A.O.H. to 21 February 2022 B.O.H. 
to Shri H. S. Satbhai , District Judge - 2 & A.S.J. , 
Kelapur . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necesary . 


The charge of his Court and Office is kept with 
Shri . P. B. Naikwad , District Judge - 1 & A.S.J. , 
Kelapur . during the above period . 


On return from leave , Shri H. S. Satbhai , Dis 
trict Judge - 2 & A.S.J. , Kelapur , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri H. S. Satbhai , would have continued to 
officiate as District Judge - 2 & A.S.J. , Kelapur , if 
he had not proceeded on leave during the above 
period . 

Dated the 4th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७५ . 

Read : ( 1 ) Application of Shri P. B. Naikwad , Dis 
trict Judge - 1 & A.S.J. , Kelapur , has ap 
plied for grant of earned leave for 03 
days w.e.f. 07 February 2022 to 09 Feb 
ruary 2022 with permission to leave 
head quarters w.e.f. 05 February 2022 
to 10 February 2022 . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31-7-2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 87-2022. 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 03 
days w.e.f. 07 February 2022 to 09 February 2022 
with permission to leave head quarters w.e.f. 05 
February 2022 A.O.H. to 10 February 2022 B.O.H. 
to Shri P. B. Naikwad , District Judge - 1 & A.S.J. , 
Kelapur . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 
No locum tenens is necesary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 
२१ 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri H. S. Satbhai , District Judge - 2 & A.S.J. , 
Kelapur , during the above period . 

Shri . H.A.H.I. Hashmi , 4th Joint Civil Judge ( Sr. 
Dn . ) Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Shri P. B. Naikwad , Dis 
trict Judge - 1 & A.S.J. , Kelapur is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri P. B. Naikwad , would have continued to 
officiate as District Judge - 1 & A.S.J. , Kelapur , if 
he had not proceeded on leave during the above 
period . 

Dated the 4th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७६ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 88-2022. 

Shri . M.R.A. Shaikh , Secretary , D.L.S.A. 
Yavatmal , is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 07 February 2022 to 09 February 2022 with 
permission to leave head quarter w.e.f. 05 Febru 
ary 2022 A.O.H. to 10 February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri L. A. Bidwai , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , 
during the above period . 


On return from leave , Shri . M. R. A. Shaikh , 
Secretary , D.L.S.A. Yavatmal , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . M. R. A. Shaikh , would have continued to 
officiate as Secretary , D.L.S.A. Yavatmal , if he had 
not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 5th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७७ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 89-2022. 

Shri . S. H. Gaherwar , 3rd Joint Civil Judge ( Sr. 
Dn . ) Yavatmal , is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 08 February 2022 to 10 February 2022 . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
अ.- एक -६ ( १६७ ९ ) . 


On return from leave , Shri . S. H. Gaherwar , 3rd 
Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal is re - posted 
to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri . S. H. Gaherwar , would have continued to of 
ficiate as 3rd Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , 
if he had not proceeded on leave during the above 
period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७८ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 90-2022. 

Smt . G. M. Nimdeo , 8th Joint Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , Yavatmal , 
is granted earned leave for 03 days w.e.f. 14 Feb 
ruary 2022 to 16 February 2022 with permission 
to leave head quarter w.e.f. 11 February 2022 
A.O.H. to 17 February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of her Court and Office is kept with 
Shri . P. S. Girgaonkar , 7th Joint Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , Yavatmal , 
during the above period . 


On return from leave , Smt . G. M. Nimdeo , 8th 
Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate 
First Class , Yavatmal , is re - posted to her former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Smt . G. M. Nimdeo , would have continued to offi 
ciate as 8th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial 
Magistrate First Class , Yavatmal , if he had not 
proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५७ ९ . 

F 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 91-2022. 

Shri G. B. Pawar , 5th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& Judicial Magistrate First Class , Pusad , is 
granted earned leave for 03 days w.e.f. 09 Febru 
ary 2022 to 11 February 2022 with permission to 
leave head quarter w.e.f. 08 February 2022 A.O.H. 
to 14 February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original . 
service book and leave account . 

No locum tenens was necesary . 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

The charge of his Court and Office was kept as 
under : 


From 08 February 2022 A.O.H. to 12 February 
2022 B.O.H. with Shri D. B. Sathe , 7th Joint Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , 
Pusad . 


From 12 February 2022 to 14 February 2022 
B.O.H. with Shri M. B. Sontakke , 3rd Joint Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First Class , 
Pusad , 


On return from leave , Shri G. B. Pawar , 5th Joint 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magistrate First 
Class , Pusad , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri G. B. Pawar , would have continued to offici 
ate as 5th Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial 
Magistrate First Class , Pusad , if he had not pro 
ceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८० . 

Read : ( 1 ) Application of Shri A. A. Laulkar , Dis 
trict Judge - 2 & A.S.J. , Yavatmal , has 
applied for grant of earned leave for 
05 days w.e.f. 14 February 2022 to 
18 February 2022 with permission to 
leave head quarters w.e.f. 11 Febru 
ary 2022 to 21 February 2022 . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , 
dated 31-7-2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 92-2022.— 

In view of the High Court letter referred to above 
at Sr. No. ( 2 ) , the Hon'ble Principal District Judge , 
Yavatmal is pleased to grant earned leave for 
05 days w.e.f. 14 February 2022 to 18 February 
2022 with permission to leave head quarters w.e.f. 
11 February 2022 till B.O.H. 21 February 2022 to 
Shri A. A. Laulkar , District Judge - 2 & A.S.J. , 
Yavatmal . 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri . G. G. Bhansali , District Judge - 1 & A.S.J. , 
Yavatmal , during the above period along with the 
charge of the Court of Extra Joint District Judge - 1 
& A.S.J. , Yavatmal , for the period from the 11 Feb 
ruary 2022 A.O.H. to 14 February 2022 B.O.H. 


On return from leave , Shri A. A. Laulkar , Dis 
trict Judge - 2 & A.S.J. , Yavatmal , is re - posted to 


his former post . 

Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri A. A. Laulkar , would have continued to 
officiate as District Judge - 2 & A.S.J. , Yavatmal , if 
he had not proceeded on leave during the above 
period . 

Dated the 8th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८१ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 93-2022. 

Shri S. N. Naik , Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad , is 
granted Ex - post facto earned leave for 13 days w.e.f. 
24 January 2022 to 05 February 2022 with per 
mission to leave head quarter w.e.f. 23 January 
2022 A.O.H. to 07 February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 


No locum tenens was necesary . 

The charge of his Court and Office along with 
charge of the Court of Joint C.J.S.D. , Pusad was 
kept as under : 


For Special matters with Smt . K.F.M. Khan , 
Ad - hoc District Judge - 1 , Pusad , 


: 


For Ordinary & Administrative matters : with 
Shri N. G. Vyas , Joint Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
Judicial Magistrate First Class , Pusad , 


On return from leave , Shri . S. N. Naik , Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri S. N. Naik , would have continued to officiate 
as Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad , if he had not pro 
ceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 94-2022. 

Shri S. S. Budruk , Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur , 
is granted earned leave for 03 days w.e.f. 
14 February 2022 to 16 February 2022 with per 
mission to leave head quarter w.e.f. 
11 February 2022 A.O.H. to 17 February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original 
service book and leave account . 

No locum tenens was necesary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

The charge of his Court and Office is kept with 
Shri . K. A. Nahar , Joint Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Kelapur , during the above period . 

उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . करिता जिल्ह्यातील कायदा 
व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे याकरीता दिनांक २७ जानेवारी २०२२ 
रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० 
वा पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे पोलीस अधीक्षक , 
वाशिम यांचे संदर्भीय पत्र क्रमांक ( १ ) या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 


On return from leave , Shri S. S. Budruk , Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of 
Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that 
Shri S. S. Budruk , would have continued to offici 
ate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur , if he had not 
proceeded on leave during the above period . 


Yavatmal : 

Dated the 9th February 
2022 . 


G. G. Bhansali , 
In - charge Principal 
District Judge , 
Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८३ . 

जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


संदर्भ : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . 
जिविशा - का.व.सु - प्रतिबंधक - ३४५-२२ , दिनांक २५-०१ 


२०२२ . 

( २ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . कक्ष -३ आ.व्य . - कलि कावि 
३५ - २०२२ , दिनांक ० ९ - ०१-२०२२ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
लागू करणेबाबत 

आदेश 

क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का . ( गृह ) - कावि - ८५-२०२२ . 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून नजीकचे 
काळात शेजारचे अकोला , अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात घडलेल्या 
जातीय घटनेच्या प्रतिक्रीया आगामी काळात उमटून जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शासनाने 
राज्यात ओमिक्रॉन / कोरोना विषाणू संसर्गाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे दिनांक 
१० जानेवारी २०२२ रोजी पासून सुधारीत नियमावली लागू केली आहे . 
सद्यस्थितीत राज्यात एस . टी . महामंडळ कर्मचारी यांचा महामंडळास 
महाराष्ट्र शासनात समावेश करण्याचे मागणीसाठी कामबंद आंदोलन 
सुरू आहे . राज्यात नोकरीमध्ये पदोन्नतीस मागासवर्गीयांना ३३ % आरक्षण 
कायम ठेवावे या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांकडून विविध 
प्रकारच्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे . एमएसपी कायदा 
लागू करणे , शेतकरी कर्जमाफी , पीक कर्जमंजुरी , दुध दरवाढ , वाढती 
महागाई , विज बिल माफी , शेतक - यांना नुकसान भरपाई तसेच इतर 
विविध मागण्यांसदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना 
इत्यादींचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण 


त्याअर्थी , मी , शहाजी पवार , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 
पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 


२३ 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 


२ . 

३ . 


४ . 


कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 
दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बीभस्त 
प्रदर्शन करणे . 


५ . 

वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता 
अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून 
पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा 
कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये 
प्रसार / प्रचार करणे . 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 
सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या 
जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . तसेच , 
या कार्यालयाचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २ ) अन्वये वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
ओमिक्रॉन / कोविड -१ ९ प्रतिबंधक उपाययोजनांचे अनुषंगाने लागू करण्यात 
आलेल्या बाबींचे पालन करून प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस 
अधिकारी किंवा इतर शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , 
अंत्ययात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 
मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ जानेवारी २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते 
दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

प्रस्तुत आदेश 
आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजीकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात . 

लागू करणे , शेतकरी कर्जमाफी , पिक कर्जमंजुरी , दुध दरवाढ , वाढती 
महागाई , विज बिल माफी , शेतक - यांना नुकसान भरपाई तसेच इतर 
विविध मागण्यांसदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना 
इत्यादीचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण 
उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . करिता जिल्ह्यातील कायदा 
व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे याकरीता दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ 
रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० 
वा पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) , ( ३ ) 
अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे पोलीस अधीक्षक , 
वाशिम यांचे संदर्भीय पत्र क्रमांक ( १ ) या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 


२४ 


वाशिम : 

दिनांक २७ जानेवारी २०२२ . 


शहाजी पवार , 
जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८४ . 

संदर्भ : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . 
जिविशा - का.व. सु- प्रतिबंधक - ४ ९५-२२ , दिनांक 
० ९ फेब्रुवारी २०२२ . 


( २ ) या कार्यालयाचे आदेश क्र . कक्ष - ३ - आ.व्य . - कलि कावि 
३५-२०२२ , दिनांक ० ९ - ०१-२०२२ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
लागू करणेबाबत 

आदेश 


क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का . ( गृह ) - कावि - १२५-२०२२ 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्हात दिनांक ० ९ फेब्रुवारी २०२२ ते १७ फेब्रुवारी 
२०२२ पर्यंत श्री अवलिया महाराज संस्थान , काळमाथा , ता . मालेगाव 
आणि दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत 
श्री . बिरबलनाथ महाराज संस्थान , मंगरूळपीरचा यात्रा महोत्सव असून 
दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती 
( शासकीय ) जिल्ह्यात सर्वत्र साजरी करण्यात येणार आहे . वाशिम जिल्हा 
जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून नजीकचे काळात शेजारचे अकोला , 
अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात घडलेल्या जातीय घटनेच्या प्रतिक्रीया 
आगामी काळात उमटून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . शासनाने राज्यात ओमिक्रॉन / 
कोरोना विषाणू संसर्ग प्रतिबंधक उपायांतर्गत प्रतिबंधक निर्देश निर्गमित 
करण्यात आले आहेत . 


सद्यस्थितीत राज्यात एस . टी . महामंडळ कर्मचारी यांचा महामंडळास 
महाराष्ट्र शासनात समावेश करण्याचे मागणीसाठी कामबंद आंदोलन 
सुरू आहे . राज्यात नोकरीमध्ये पदोन्नतीस मागासवर्गीयांना ३३ % आरक्षण 
कायम ठेवावे या मागणीसाठी विविध कर्मचारी संघटनांकडून विविध 
प्रकारच्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात येत आहे . एमएसपी कायदा 


} 


त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला 
प्राप्त अधिकाराचा वापर करून दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे 
००.०१ वा . पासून ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वा . 
पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे 
वाशिम जिल्ह्यामध्ये खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली 
आहे . - 

१ . 


शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील 
अशा इतर कोणत्याही तीक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 

३ . 

दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 
करणे . 


४ . 


व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बीभस्त 
प्रदर्शन करणे . 


५ . 

वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता 
अगर नितिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून 
पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा 
कोणत्याही जिन्नस वस्तू तयार करणे किंवा त्याचा लोकांमध्ये 
प्रसार / प्रचार करणे . 


तसेच , मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 
सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या 
जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . तसेच , 
या कार्यालयाचे संदर्भिय आदेश क्रमांक ( २ ) अन्वये वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
ओमिक्रॉन / कोविड -१ ९ प्रतिबंधक उपाययोजनांचे अनुषंगाने लागू करण्यात 
आलेल्या बाबींचे पालन करून प्रस्तुत आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस 
अधिकारी किंवा इतर शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , 
अंत्ययात्रा तसेच सक्षम अधिकारी यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 
२५ 

मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम 
जिल्ह्यामध्ये दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 

तसेच , संचारबंदी दरम्यान होणा - या अडचणी करीता विविध स्थानिक 
मुस्लिम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष 
आपल्या मागण्यांकरीता अचानक आंदोलने करू शकतात . वाढीव पेट्राल 
व डिझेल दरवाढी विरोधात राजकीय संघटना , मोर्चा , धरणे , रॅली इत्यादी 
आंदोलने केली जात आहेत . त्याचप्रमाणे मराठा / धनगर समाजातर्फे आरक्षण 
करीता आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजीकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे . तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात . 


वाशिम : 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ . 


शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) , 
जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५२५ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


संदर्भ : ( १ ) पोलीस अधीक्षक , ( ग्रामिण ) अमरावती यांचे पत्र क्र . 
जिविशा - ४६१-२०२२ , दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ . 


आदेश 

क्रमांक कलि - एमएजी - डे - २७- कावि- १००-२०२२ 

उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामिण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ०१ जून 
२०२० पासून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये 
प्रभावी उपाययोजना करण्याकरीता कलम १४४ लागू करण्यात आली 
आहे . 


दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी प्रेमी युगुलांकडून व्हॅलेंटाईन डे 
साजरा केला जातो . त्याकरीता काही हिंदू संघटना सदर दिवसाला 
विरोध प्रदर्शन करतात . तसेच दिनांक १ ९ फेब्रुवारी २०२१ रोजी शिवजयंती 
( शासकीय ) निमित्ताने जिल्ह्यात ठिक - ठिकाणी मिरवणूक काढण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


गांधी चौक , बनोसा , दर्यापूर येथे शासनाची परवानगी नसताना 
अनधिकृतरित्या बसविण्यात आलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा 
काढल्याचे विरोधात पुतळा समर्थकांकडून आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


म . रा . वि . वि . कंपनी विरूद्ध शेतकरी आंदोलने केली जात आहेत . 
तसेच दिनांक ०६ नोव्हेंबर २०२१ रोजी चे मध्यरात्रीपासून एस . टी . 
महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे . या मुख्य मागणी व 
इतर मागण्यांसदर्भात एस . टी . महामंडळ कर्मचारी आंदोलन करीत 
आहेत . 

अ . - एक -७ ( १६७ ९ ) . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणांवरून 
वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्यांकरीता 
आंदोलने करतात त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधित राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम , ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ चे ००.०१ वा . 
पासून ते दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्यात 
येत आहे . 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधित राहावी यादृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्याचे दृष्टीने 
मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती मला प्रदान 
असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये खालील 
प्रकारास बंदी घालीत आहे . 


अधिसूचना मुं . पो . का . १ ९ ५१ कलमअ ३७ ( १ ) 

१ . 

शस्त्रे , तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे 
जीवीत हानी होऊ शकते असे शस्त्र . 

२ . 

विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

३ . 

दगड , विटा इत्यादी क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 

४. माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रिकरण करण्यास , पुतळ्याचे प्रदर्शन 


करण्यास . 

५. जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभित्स चाळे 
करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्र - विचित्र कृती करणे , छायाचित्राचे 
प्रदर्शन करणे . 


कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 


मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या 
मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेला आदेश 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२२ चे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २५ 
फेब्रुवारी २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस 
आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून ग्रामिण भागात लागू राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनांचे 
उल्लंघनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

उल्लंघनाबाबत संबंधितांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ च्या कलम ३ अन्वये करण्यात येईल . 

उपरोक्त संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एटीआय- सर्वसाधारण संस्था - इतर संस्था 
५४१-२०२१ , दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ हा आहे . 


२६ 


उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , 
नाटक , तमाशे , धार्मिक , शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू 
होणार नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही 
रस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ रोजी 
जारी केले . 


अमरावती : 

दिनांक १० फेब्रुवारी २०२२ . 


आशिष बिजवल , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अमरावती . 


1 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८६ . 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
क्र . जिउनि - जि.छ.सु . बे.से. सह संस्थाचा संघ ( फेडरेशन ) - ३७८-२०२२ . - 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला यांनी आपल्या अधिकारात 
नोंदणी क्रमांक एकेएल - एकेएल - जिएनएल- ( ओ ) - २५२-२०२२ , दिनांक 
०४ फेब्रुवारी २०२२ अन्वये अकोला जिल्हा छत्रपती सुशिक्षित बेरोजगार 
सेवा सहकारी संस्थाचा संघ ( फेडरेशन ) मर्या . , अकोला या संस्थेची 
नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
नुसार केली असून कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण " सर्वसाधारण संस्था 
असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " असे केले आहे . 


अकोला : 

दिनांक ०४ फेब्रुवारी २०२२ . 


व्ही . डी . कहाळेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला . 


" 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८७ . 

क्र . सनिदुअम - नियो . साईराम मत्स्य . सह . सं . नोंदणी - अधिसूचना 
६ ९०-२०२१ . 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , अमरावती याद्वारे सूचित 
करतो की , साईराम मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था म . पुसला , ता . 
वरूड , जि . अमरावती ह्या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अंतर्गत करण्यात आलेली असून 


66 

सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) व सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


अमरावती : 
दिनांक ३० डिसेंबर २०२१ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८८ . 

क्र . जिदुविअ - वि.क बं . शे . पा . सं . नों . स.मा.ए. १६५७-२०१९ – 

सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , अकोला याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , सबका मालिक एक शेळी - मेंढी पालन सहकारी संस्था मर्या . , 
वाडेगाव , ता . बाळापूर , जि . अकोला ह्या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये करण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एकेएल - डब्ल्यूएसएम - डब्ल्यूएसएम 
एआरजी- ( ओ ) -५५४-२०१९ , दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१ ९ हा आहे . 


( अवाच्य ) , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था ( पदुम ) , अमरावती . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्थाचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” व उपवर्गीकरण " इतर कृषी 
संस्था ” असे राहील .. 


अकोला : 

दिनांक ११ ऑक्टोबर २०१ ९ . 


( अवाच्य ) , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( पदुम ) , अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५८ ९ . 

क्र . जिदुविअ - वि.क - मत्स्य.सं.नों . - मान्यता - ८२२-२०२१– 


सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , अकोला याद्वारे अधिसूचित 
करतो की , मान्यता भूजल मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्या . , फाळेगाव 
थेट , ता . जि . वाशिम या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये करण्यात आली असून 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एकेएल - डब्ल्यूएसएम - डब्ल्यूएसएम - एआरजी- ( ओ ) - 
५७३-२०२१ , दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ हा आहे . 


अकोला : 

दिनांक १६ नोव्हेंबर २०२१ . 


उपनिर्दिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र राज्य 
सहकारी संस्थाचे नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १० ( १ ) अन्वये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ कृषी संस्था " व उपवर्गीकरण ( अ ) " पणन संस्था " 
( ब ) " इतर कृषी संस्था ” असे राहील .. 

66 


( अवाच्य ) , 
सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( पदुम ) , अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ० . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

पहा : ( १ ) जिल्हा न्यायालय आदेश क्र . प्र - ब - १-७५-२०२२ , दिनांक २४ 

०२-२०२२ . 


( २ ) 

श्री . अ . कृ . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश -५ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अकोला यांचा दिनांक २५-२-२०२२ रोजीचा 
अर्ज . 


आदेश 


क्रमांक ८३-२०२२ 

जिल्हा न्यायालय , आदेश क्र . प्र - ब - १-७५-२०२२ . दिनांक २४-०२-२०२२ , 
नुसार श्री . अ . कृ . शर्मा , जिल्हा न्यायाधीश ५ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अकोला यांना दिनांक २८-०२-२०२२ ते दिनांक ०५-०३ 
२०२२ अशी ०६ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २५-०२-२०२२ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०७-०३-२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आली 
होती . परंतु श्री . अ . कृ . शर्मा यांनी त्यांच्या दिनांक २५-०२ २०२२ 
रोजीच्या अर्जान्वये मागीतलेली अर्जित रजा रद्द करण्याबाबत विनंती 
केली आहे . 

} 


सबब उपरोक्त नमुद जिल्हा न्यायालय , आदेश क्र . प्र - ब - १-७५ 
२०२२ , दिनांक २४-०२-२०२२ नुसार ०६ दिवसांची मंजूर करण्यात आलेली 
अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


सदर आदेशाची नोंद त्यांचे मुळ सेवापुस्तकामध्ये घेण्यात यावी . 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ १ . 
आदेश 


क्रमांक प्र - ब - १-१०३-२०२२ 

श्री . व्हि . बी . गव्हाणे , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती दिनांक २२-०३-२०२२ रोजी एकूण ३०० + १२ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २८-०३-२०२२ ते 
०१-०४-२०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दिनांक २६-०३-२०२२ व २७-०३-२०२२ चौथा शनिवार व रविवार 
तसेच रजेच्या नंतर दिनांक ०२-०४-२०२२ व ०३-०४-२०२२ गुढीपाडवा 
व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २५-०३-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४-०४-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्हि . बी . गव्हाणे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


२७ 


· 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , वरिल रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा तसेच जिल्हा 
न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला या न्यायालयाचा 
कार्यभार सुद्धा श्री . डी . बी . पतंगे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अकोला हे पाहतील . 

दिनांक २२ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ २ . 

आदेश 


क्रमांक प्र - ब - १-१०८-२०२२. 

श्री . डी . बी . पतंगे , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती दिनांक २२-०३-२०२२ रोजी एकूण २८२ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २८-०३-२०२२ ते ०१-०४ 
२०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे 
दिनांक २६-०३-२०२२ व २७-०३-२०२२ चौथा शनिवार व रविवार 
तसेच रजेच्या नंतर दिनांक ०२-०४-२०२२ व ०३-०४-२०२२ गुढीपाडवा 
व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २५-०३-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४-०४-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . बी . पतंगे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा 
आदेश देतो की , श्री . एच के . भालेराव , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अकोला हे वरिल रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा 
तसेच जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला आणि 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अकोला या न्यायालयांचा 
कार्यभार पाहतील . 


अकोला : 

दिनांक २३ मार्च २०२२ . 


य . गो . खोब्रागडे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
अकोला . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ३ . 

आदेश 


क्रमांक ३८- २०२२ 

श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , बुलडाणा 
यांना दिनांक १०-०२-२०२२ ते दिनांक १५-०२-२०२२ पावेतो अशी 
एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक १०-०२-२०२२ ते दिनांक १५-०२-२०२२ पावेतो श्री . डब्ल्यु . डी . 
जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , बुलडाणा यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून पाहिला . 


श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , बुलडाणा 
हे रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , बुलडाणा 
म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . ए . बी . इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( ३ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ५२ दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०६ ( सहा ) 
दिवसांच्या पारिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण १२ ( बारा ) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ४ . 

आदेश 


क्रमांक ३ ९ - २०२२ 

श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा 
त्यांना दिनांक २२-०२-२०२२ रोजीची ०१ ( एक ) दिवसांची वैद्यकीय 
रजा ( परिवर्तीत रजा ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २२-०२-२०२२ रोजीचा पदभार श्रीमती सी . एम . पाडोळीकर , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून 
पाहिला . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा 
ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , ( व स्तर ) , बुलडाणा 
म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( ३ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ८८ दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०१ ( एक ) 
दिवसांच्या पारिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण २ ( दोन ) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ५ . 

आदेश 


क्रमांक ४०-२०२२ 

श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
यांना दिनांक २१-०२-२०२२ ते दिनांक २५-०२-२०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १८-०२-२०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८-०२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( ३ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ५ ९ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ ( पाच ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ६ . 

आदेश 


क्रमांक ४१-२०२२ . 

श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना दिनांक 
२३ - ०२ - २०२२ ते दिनांक २५-०२-२०२२ पावेतोची अशी एकूण ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २२-०२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८-०२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार , श्रीमती सी . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . 
स्तर ) , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा हे रजेवरुन 
परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 


श्री . एच . एस . भुरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास 
त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २ ९ ७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित 
रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी . 

दिनांक २८ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९ ७ . 
आदेश 


क्रमांक ४३-२०२२ 

श्री . पी . ए . साने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना दिनांक २४-०२-२०२२ ते दिनांक ०३-०३ 
२०२२ पावेतोची अशी एकूण ०८ ( आठ ) दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक २५-०२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक०४-०३ 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार , श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 
अ . - एक -८ ( १६७ ९ ) . 


२ ९ 


श्री . पी . ए . साने , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा हे रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . ए . साने , तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 


श्री . पी . ए . साने , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल 
तसेच , त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २६६ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०८ ( आठ ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ५ ९ ८ . 

आदेश 


क्रमांक ४४-२०२२ 

श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा 
यांना दिनांक ०२-०३-२०२२ ते दिनांक ०५-०३-२०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार , श्रीमती सी . एम . पाडोळीकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( व . स्तर ) , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा 
ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . आर . गायकवाड , 
दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा 
म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एस . आर . गायकवाड , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ७६ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


30 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५ ९९ . 

आदेश 


क्रमांक ४५-२०२२ . 

श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव त्यांना दिनांक ०२-०३-२०२२ ते दिनांक ०५-०३ 
२०२२ पावेतोची अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
२८-०२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०७-०३-२०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगांव ह्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - 
१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिल्या 

असत्या . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल 
तसेच , त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १७० 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०० . 
आदेश 


क्रमांक ४६-२०२२ 

श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , जळगाव 
जामोद यांना दिनांक ०३-०३-२०२२ ते दिनांक ०५-०३-२०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०३-०३-२०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०४-०३-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . एच . बेलसरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , 
जळगाव जामोद यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , जळगाव 
जामोद ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , जळगाव जामोद ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , जळगाव 
जामोद म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , जळगाव 
जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ११५ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक ७ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०१ . 

आदेश 


क्रमांक ४८-२०२२ . 

श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
त्यांना दिनांक ० ९ - ०३-२०२२ ते दिनांक १०-०३-२०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव यांनी 
स्वतः चे काम सांभाळून पाहिला . 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
म्हणून स्थानापन्न राहिल्या असत्या . 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , शेगांव 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( ३ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ११७ दिवसांची अर्धवेतनी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०२ ( दोन ) 
दिवसांच्या पारिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०२ . 

आदेश 


क्रमांक ४ ९ - २०२२ 

श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , मलकापूर 
यांना दिनांक १४-०३-२०२२ ते दिनांक १७-०३-२०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ११-०३-२०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ ९ - ०३-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . ए . एन . गायकवाड , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . 
स्तर ) , जळगाव जामोद यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , मलकापूर 
ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , मलकापूर 
म्हणून स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . आर . के . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , मलकापूर 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ६ ९ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०३ . 

आदेश 


क्रमांक ५० - २०२२ . 

' 

श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क स्तर ) , चिखली 
यांना दिनांक १४-०३-२०२२ ते दिनांक १७-०३-२०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १२-०३-२०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १ ९ - ०३-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


३१ 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , 
चिखली यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , चिखली हे 
रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , चिखली हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , चिखली येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिले असते . 


श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , चिखली 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १७५ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ ( चार ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 
दिनांक २१ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०४ . 

आदेश 


क्रमांक ५५-२०२२ 

श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव त्यांना दिनांक १५-०३-२०२२ ते दिनांक १ ९ - ०३ 
२०२२ पावेतोची अशी एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची वैद्यकीय रजा ( परिवर्तीत 
रजा ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
कार्यभार दिनांक १५-०३-२०२२ ते दिनांक १ ९ - ०३-२०२२ पावेतो श्रीमती 
पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , 
खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 


श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव ह्या रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगांव ह्या उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश -१ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगांव म्हणून स्थानापन्न राहिल्या 

असत्या . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०६ . 

आदेश 


श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम , ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल 
तसेच , त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण 
१०५ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त 
मंजूर केलेल्या ०५ ( पाच ) दिवसांच्या पारिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे 
एकूण १० ( दहा ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०५ . 
आदेश 


क्रमांक ५६-२०२२ . 

श्री . पी . के . मुटकुळे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , देऊळगांव 
राजा यांना दिनांक १५-०३-२०२२ ते दिनांक १७-०३-२०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०३ ( तिन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
कार्यभार दिनांक १५-०३-२०२२ ते दिनांक १७-०३-२०२२ पावेतो 
श्री . ए . एच . सैय्यद , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , सिंदखेड राजा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 


श्री . पी . के . मुटकुळे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , देऊळगांव 
राजा हे रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . के . मुटकुळे , दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) , देऊळगांव राजा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , देऊळगांव राजा म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . पी . के . मुटकुळे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , देऊळगांव 
राजा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , 
७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल तसेच , त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ११८ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०३ 
( तीन ) दिवसांच्या पारिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०६ ( सहा ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक २४ मार्च २०२२ . 


क्रमांक ५४-२०२२ . 

श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर यांना दिनांक १४-०३-२०२२ ते दिनांक १७-०३ 
२०२२ पावेतो ०४ ( चार ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
कार्यभार दिनांक १४-०३-२०२२ ते दिनांक १७-०३-२०२२ पावेतो 
श्री . एस . व्हि . खोंगल , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहिला . 


श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर हे रजेवरुन परत आल्यानंतर पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . केंद्रे , त जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते श्री . एस . व्ही . केद्रे , त 
जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मेहकर म्हणून 
स्थानापन्न राहिले असते . 


श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम , ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल 
तसेच , त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण 
१६ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेल्या ०४ ( चार ) दिवसांच्या पारिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण 
०८ ( आठ ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


बुलडाणा : 
दिनांक २५ मार्च २०२२ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०७ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-७२-२०२२ . 

श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १६-०२-२०२२ रोजी एकूण २७८ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक १७-०२-२०२२ ते दिनांक 
१८-०२-२०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 
भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६० ९ . 

आदेश 


१६-०२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २१-०२-२०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते 
त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . आर . पी . कुळकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरिल 
न्यायालयाचे काम पाहावे . 

दिनांक १७ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६०८ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-७४-२०२२ . 

श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , जोड न्यायालय , 
मंगरुळपीर यांच्या खाती दिनांक २१-०२-२०२२ रोजी एकूण १४० दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २२-०२-२०२२ ते दिनांक 
२४-०२-२०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१८-०२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५-०२-२०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश , 
( व . स्तर ) , जोड न्यायालय , मंगरुळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , उपरोक्त कालावधीत श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) , मंगरुळपीर हे वरिल न्यायालयाचे काम पाहतील . 

} 


दिनांक २१ फेब्रुवारी २०२२ . 
अ . - एक - ९ ( १६७ ९ ) . 


३३ 


क्रमांक प्र . -ब - २-८२-२०२२. 

श्री . पी . पी . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , वाशिम यांच्या 
खाती दिनांक २०-०२-२०२२ रोजी एकूण २१ ९ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक २१-०२-२०२२ ते दिनांक 
२२-०२ - २०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केली 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , 
( व . स्तर ) , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच 
पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्रीमती एस . व्ही . फुलबांधे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , तथा 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरिल न्यायालयाचे काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१० . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-८३-२०२२ 

श्री . एस . एन . गवळी , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , रिसोड यांच्या खाती दिनांक ०७-०२ 
२०२२ रोजी एकूण १०३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक ०८-०२-२०२२ ते दिनांक १२-०२-२०२२ अशी एकूण पाच 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०५-०२-२०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक १४-०२-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . एन . गवळी , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


अधिकाराचा वापर करुन मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . वाय . डी . कोईनकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , रिसोड यांनी वरिल न्यायालयाचे काम 
पाहिले . 

दिनांक ३ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६११ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २ - ९८-२०२२. 

श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरुळपीर यांच्या खाती दिनांक 
०६-०३-२०२२ रोजी एकूण ८१ दिवसांची परावर्तीत रजा शिल्लक 
आहे . यांना दिनांक ०७-०३-२०२२ ते दिनांक ० ९ - ०३-२०२२ अशी 
एकूण तिन ( ०३ ) दिवसांची परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरुळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरुळपीर यांनी वरिल न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१२ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २ - ९९ - २०२२ 

श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक ०८-०३-२०२२ रोजी एकूण २७६ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ० ९ - ०३-२०२२ ते दिनांक 
१० - ०३ - २०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केली 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


शके १ ९ ४४ 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते 
त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . आर . पी . कुळकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरिल 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक १४ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१३ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१००-२०२२ . 

श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक १३-०३-२०२२ रोजी एकूण २७४ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दिनांक १३-०३-२०२२ व दिनांक 
१४-०३-२०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर केली 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते 
त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्री . आर . पी . कुळकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरिल 
न्यायालयाचे काम पाहावे . 

दिनांक १५ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१४ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१०७-२०२२. 

श्री . एम . एच . हक , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा यांच्या खाती दिनांक २७-०२ 
२०२२ रोजी एकूण १० ९ दिवसांची अर्धवेतनाची रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २८-०२-२०२२ व दिनांक १२-०३-२०२२ अशी एकूण तेरा ( १३ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१७ . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एच . हक , दिवाणी न्यायाधीश , 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , दिलेल्या आदेशानुसार श्री . के . के . चौधरी , 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
कारंजा यांनी वरिल रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक १ ९ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१५ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१११-२०२२. 

श्री . जी . बी . जानकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक २३-०३ 
२०२२ रोजी एकूण १२१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २८-०३-२०२२ ते दिनांक ३०-०३-२०२२ अशी एकूण तिन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २५-०३-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३१-०३-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जी . बी . जानकर , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , असा आदेश देते की , उपरोक्त कालावधीत 
श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम यांनी उपरोक्त कालावधीत वरिल 
न्यायालयाचे काम पाहावे . 


वाशिम : 

दिनांक २४ मार्च २०२२ . 


शैलजा श . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

वाशिम . 


जिल्हा न्यायाधीश -१ , यांजकडून 

आदेश 


३५ 


क्रमांक प्र . - ब - २-८०-२०२२. 

श्री . डी . टी . वसावे , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , अकोला यांच्या 
खाती दिनांक २३-०२-२०२२ रोजी एकूण १३३ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . यांना दिनांक २८-०२-२०२२ ते दिनांक ०५-०३-२०२२ 
अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या मागे दिनांक २६ 
०२-२०२२ , २७-०२-२०२२ चौथा शनिवार व रविवारची सुट्टी तसेच 
रजेच्या पुढे दिनांक ०६-०२-२०२२ रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २५ 
०२-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०७-०३-२०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी . वसावे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देते की , जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार 
श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरिल हे वरील रजेच्या काळात 
सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व प्रशासकीय स्वरुपाचे काम पाहतील . 
दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१७ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-८८-२०२२. 

श्री . उ . प्र . हिंगमिरे , ८ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला यांच्या खाती दिनांक ०८-०२ 
२०२२ रोजी एकूण ७४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक ० ९ - ०२-२०२२ ते दिनांक २१-०२-२०२२ अशी एकूण तेरा ( १३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . उ . प्र . हिंगमिरे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये श्रीमती जे . व्ही . 
मस्के , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) , व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , अकोला यांनी वरिल रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरुपाचे काम पाहिले . 

दिनांक ३ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१८ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २ - ९४-२०२२. 

श्री . अ . अ . भटेवरा , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांच्या खाती दिनांक ०२ - 
०३-२०२२ रोजी एकूण २५४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक ०३-०३-२०२२ ते दिनांक ०५-०३-२०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या नंतर दिनांक ०६-०३-२०२२ रविवारची 
सुट्टी जोडून दिनांक ०२-०३-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक ०७-०३-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अ . अ . भटेवरा , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्री . एन . एस . पुरी , ६ वे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , ( व स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
अकोला यांनी वरिल रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम 
पाहिले . 

दिनांक १० मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१ ९ . 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २ - ९८-२०२२.– 

श्री . शेख एम . ए . एम . जे . , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , बार्शिटाकळी यांच्या खाती दिनांक १५ 
०३-२०२२ रोजी एकूण १३० दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक १ ९ - ०३-२०२२ ते दिनांक २२-०३-२०२२ अशी एकूण चार ( ०४ ) 


दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पूर्वी दिनांक १८-०३-२०२२ होळी दुसरा 
दिवसाची सुट्टी जोडून दिनांक १७-०३-२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक २३-०३-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शेख एम . ए . एम . जे . , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्री . उ . प्र . हिंगमिरे , ८ वे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , 
अकोला हे वरिल रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी , 
फौजदारी व प्रशासकीय स्वरुपाचे काम पाहतील . 

दिनांक १६ मार्च २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२० . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१०२-२०२२. 

श्री . एस . बी . विजयकर , दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , तेल्हारा यांच्या खाती दिनांक १७-०३ 
२०२२ रोजी एकूण २०३ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना 
दिनांक २१-०३-२०२२ ते दिनांक २३-०३-२०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा रजेच्या पूर्वी दिनांक २०-०३-२०२२ रोजीची रविवारची 
सुट्टी जोडून दिनांक १ ९ - ०३-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते 
दिनांक २४-०३-२०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . विजयकर , हे जर वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्री . व्हि . एम . रेडकर , 
२ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , अकोट हे वरिल रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी , फौजदारी व प्रशासकीय स्वरुपाचे काम पाहतील . 

दिनांक १ ९ मार्च २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२१ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१०४-२०२२. 

श्री . गि . ग . कांबळे , दिवाणी न्यायाधीश , ( क स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मुर्तिजापूर यांच्या खाती दिनांक २२-०३ 
२०२२ रोजी एकूण १६१ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे यांना 
दिनांक २८-०३-२०२२ ते दिनांक ०१-०४-२०२२ अशी एकूण पाच 
( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेच्या मागे दिनांक २६-०३-२०२२ व 
दिनांक २७-०३-२०२२ रोजीची चौथा शनिवार व रविवार तसेच रजेच्या 
नंतर दिनांक ०२-०४-२०२२ व दिनांक ०३-०४-२०२२ रोजीची गुढीपाडवा 
व रविवारची सुट्टी जोडून दिनांक २५-०३-२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०४-०४-२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . गि . ग . कांबळे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते , तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्री . एम.झेड.ए.ए. क्यु . 
कुरैशी , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी प्रथम 
श्रेणी , मुर्तिजापूर हे वरिल रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे 
दिवाणी , फौजदारी व प्रशासकीय स्वरुपाचे काम पाहतील . 


अकोला : 
दिनांक २२ मार्च २०२२ . 


शयना पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२२ . 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE , 


Read : ( 1 ) Application of Shri H. L. Manwar , Adhoc 
District Judge - 1 and A.S.J. Darwha for grant 
of commuted leave for 04 days w.e.f. 08 
02-2022 to 11-02-2022 along with Medical 
Certificate in form No. 3 and 5 . 

( 2 ) High Court letter No. A - 1202-2000 , dated 
31-7-2000 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) ADMN - 102-2022 - 

In view of the High Court letter referred to above at Sr. 
No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal is 
pleased to grant Ex - post facto commuted leave for 04 
अ . - एक -१० ( १६७ ९ ) . 


३७ 


days from 08-02-2022 to 11-02-2022 to Shri H. L. Manwar , 
Adhoc District Judge - 1 and A.S.J. Darwha . 


He has got 156 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave . However , 08 days L.H.P. be debited in 
his leave account . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and Office was kept with Shri 
G. A. Ramteke , District Judge - 1 and A.S.J. , Darwha 
during the above period . 


On return from leave , Shri H. L. Manwar , Adhoc Dis 
trict Judge - 1 and A.S.J. Darwha is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri H. L. Manwar , would have contin 
ued to officiate as Adhoc District Judge - 1 and A.S.J. 
Darwha had he not proceeded on leave during the above 
period . 

Dated the 14th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२३ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) ADMN - 109-2021 

Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and J.M.F. C. 
Ghatanji is granted Ex - post facto commuted leave for 10 
days w.e.f. 02-02-2022 to 11-02-2022 with permission to 
leave head quarters we.f. 02-02-2022 to 14-02-2022 
B.O.H. 


She has got 89 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave . However , 20 days L.H.P. be debited in 
her leave account . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary 

The charge of her Court and was kept as under : 

From 02-02-2022 to 05-02-2022 , 08-02-2022 to11-02 
2022 with Smt . S. S. Kulkarni , Jt . Civil Judge , ( Jr. Dn . ) 
and J.M.F.C. Kelapur . 


From 05-02-2022 A.O.H. to 08-02-2022 B.O.H. with 
Shri . K. A. Nahar , Jt . Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Kelapur . 


On 12-02-2022 with Shri S. H. Atkare , Jt . Civil Judge , 
( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Yavatmal . 


On 13-02-2022 with Smt . A. Z. Sayyed , 2nd Jt . Civil 
Judge , ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Yavatmal . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


On return from leave , Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge , 
( Jr. Dn . ) , and J.M.F. C. Ghatanji is re - posted to her former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . F. T. Shaikh , would have contin 
ued to officiate as Civil Judge , ( Jr. Dn . ) , and J.M.F. C. 
Ghatanji if she had not proceeded on leave during the 
above period . 

Dated the 15th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 113-2022. 

Shri N. R. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Digras , is granted Ex - post facto earned leave for 03 days 
w.e.f. 03 February 2022 to 05 February 2022 with permis 
sion to leave head quarter w.e.f. 03 February 2022 to 06 
February 2022 B.O.H. in continuation of earned leave for 
03 days w.e. f . 31 January 2022 to 02 February 
2022. which is already granted to him vide this office 
order No. B.2 ( 1 ) -Admn - 69-2022 , dated 31 January 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri 
S. L. Ramteke , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Digras 
during the above period . 


On return from leave , Shri N. R. Dhoke , Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Digras , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri N. R. Dhoke , would have continued 
to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Digras , 
if he had not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 16th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२५ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 119-2022 . 

Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon is granted earned leave for 4 days w.e.f. 21 
February 2022 to 24 February 2022 with permission to 
leave head quarter w.e.f. 18 February 2022 A.O.H. to 25 
February 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri B. 
A. Nerlikar , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , 
during the above period . 


On return from leave , Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri V. V. Jatal , would have continued 
to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , 
if he had not proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२६ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 120-2022. 

Shri B. A. Nerlikar , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , is granted Ex - post facto commuted leave for 
04 days w.e.f. 14 February 2022 to 17 February 2022 
with permission to leave head quarter . 


He has got 43 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave , However 08 days L.H.P. be debited in his 
leave account . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri V. 
V. Jatal , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , 
during the above period . 


On return from leave , Shri B. A. Nerlikar , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri B. A. Nerlikar , would have contin 
ued to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Ralegaon , if he had not proceeded on leave during the 
above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२७ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 121-2022. 

Shri K. K. Chafale , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Wani , is granted Ex - post facto commuted leave for 03 
days w.e.f. 15 February 2022 to 17 February 2022 . 


He has got 175 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave . However , total 06 days L.H.P. be 
debited in his leave account . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri 
S. M. Bomidwar , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Wani , 
during the above period . 


On return from leave , Shri K. K. Chafale , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Wani , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri K. K. Chafale , would have contin 
ued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Wani , 
if he had not proceeded on leave during the above period . 
The 18th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२८ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 122-2022. 

Smt . V. R. Jambhule , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Darwha , 
is granted earned leave for 04 days w.e.f. 22 February 
2022 to 25 February 2022 with permission to leave head 
quarter w.e.f. 21 February 2022 A.O.H. to 28 February 
2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with 
Shri P. L. Ghule , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Darwha , during the 
above period . 


On return from leave , Smt . V. R. Jambhule , Jt . Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Darwha , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . V. R. Jambhule , would have con 
tinued to officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Darwha , if 
she had proceeded on leave during the above period . 
The 21st February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२ ९ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 134-2022. 

Shri S. H. Gaherwar , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Yavatmal , is granted Ex - post - facto Commuted leave for 
08 days w.e.f. 11 February 2022 to 18 February 2022 . 


३ ९ 


He has got 112 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave However , 16 days L.H.P. be debited in his 
leave account . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept as under : 

On 11 February 2022 and 14 February 2022 to 18 
February 2022 with Shri H.A.H.I. Hashami , 4th Jt . Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal . 


From 11 February 2022 A.O.H. to 14 February 2022 
B.O.H. with Shri V. S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) 
Yavatmal . 


On return from leave , Shri S. H. Gaherwar , 3rd Jt . Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri S. H. Gaherwar , would have contin 
ued to officiate as 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , if 
he had not proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३० . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 135-2022. 

Shri P. S. Girgaonkar , 7th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 23 February 2022 to 25 February 2022 with permis 
sion to leave head quarter w.e.f. 22 February 2022 A.O.H. 
till B.O.H. of 28 February 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book . 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Smt . G. 
M. Nimdeo , 8th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Shri P. S. Girgaonkar , 7th Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri P. S. Girgaonkar , would have con 
tinued to officiate as 7th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Yavatmal , if he had not proceeded on leave during the 
above period . 

The 22nd February 2022 . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३१ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 139-2022. 

Shri S. L. Ramteke , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Digras , is granted Ex - post facto earned leave for 07 days 
w.e.f. 12 February 2022 to 18 February 2022 with per 
mission to leave head quarter w.e.f. 12 February 21 Feb 
ruary 2022 B.O.H. in continuation of earned leave for 05 
days w.e.f. 07 February 2022 to 11 February 2022 whichis 
already granted to him vide this office order No. B.2 ( 1 ) 
Admn - 74-2022 , dated 01 February 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri 
N. R. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Digras 
during the above period . 


On return from leave , Shri S. L. Ramteke , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Digras , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri S. L. Ramteke , would have contin 
ued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Digras , 
if he had not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 23rd February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 142-2022. 

Shri B. S. Wadhai , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Zari Jamni , is granted earned leave for 04 days w.e.f. 02 
March 2022 to 05 March with permission to leave head 
quarters from 28 February 2022 A.O.H. to 07 March 2022 
B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept as under : 

From 28 February 2022 A.O.H. to 02 March 2022 
B.O.H. with Shri S. M. Bomidwar , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Wani . 


From 02 March 2022 to 07 March 2022 B.O.H. with 
Shri P. C. Bachhale , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Wani . 


On return from leave , Shri B. S. Wadhai , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Zari Jamni , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri B. S. Wadhai , would have contin 
ued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Zari 
Jamni , if he had not proceeded on leave during the above 
period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३३ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 143-2022. 

Smt . G. M. Nimdeo , 8th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal , is granted Ex - post facto commuted 
leave for 02 days w.e.f. 21 February 2022 to 22 February 
2022 . 


She has got 29 days L.H.P. in balace at the time of 
granting leave . However , 04 days L.H.P. be debited in 
her leave account . 


Necessary note be taken in her original service book . 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court & office was kept with 
Shri P. S. Girgaonkar , 7th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Yavatmal , during the above period . 


On return from leave , Smt . G. M. Nimdeo , 8th Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Yavatmal is re - posted to 
her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . G. M. Nimdeo , would have contin 
ued to officiate as 8th Jt . Civil Judge ( Jt . Dn . ) and J.M.F.C. , 
Yavatmal , if she had not proceeded on leave during the 
above period . 

The 24th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 150-2022. 

Shri N. P. Wasade , Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Maregaon is granted earned leave for 04 days w.e.f. 02 
March 2022 to 05 March 2022 with permission to leave 
head quarters from 28 February 2022 A.O.H. to 07 March 
2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३६ . 

Read ( 1 ) Application of Shri H. S. Satbhai , District 
Judge - 2 and A.S.J. Kelapur for grant of 
earned leave for 06 days w.e.f. 08-02-2022 
to 13-02-2022 along with permission to leave 
head quarters . 

( 2 ) High Court letter No. A - 1202-2000 , dated 
31-7-2000 . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri 
S. M. Bomidwar , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Wani during the above period . 


On return from leave , Shri N. P. Wasade , Civil Judge 
( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , Maregaon is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri N. P. Wasade , would have contin 
ued to officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Maregaon if he had not proceeded on leave during the 
above period . 

Dated the 25th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३५ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 159-2022. 

Smt . Y. R. Mukkanwar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal is granted Ex - post facto commuted leave for 07 
days w.e.f. 22 February 2022 to 28 February 2022 . 


She has got 74 days L.H.P. is balace at the time of 
granting leave . However , 14 days L.H.P. be debited in 
her leave account . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office was kept as under : 

On 22nd February 2022 to 25th February 2022 ( First 
half ) and 28th February 2022 with Shri V. S. Madke , 2nd 
Jt . Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Yavatmal . 


On 25th February 2022 ( Second half ) with Shri L. A. 
Bidwai , 2nd Jt . Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Yavatmal . 


On 26th February 2022 to 27th February 2022 with Shri 
D. S. Thorat , Chief Judicial Magistrate , Yavatmal . 


On return from leave , Smt . Y. R. Mukkanwar , Jt . Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . Y. R. Mukkanwar , would have con 
tinued to officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal if 
she had not proceeded on leave during the above period . 


Dated the 4th March 2022 . 
अ . - एक -११ ( १६७ ९ ) . 


ORDER 


89 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 162-2022. 

In view of the High Court letter referred to above at Sr. 
No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal is 
pleased to grant Ex - post facto earned leave for 04 days 
from 08-02-2022 to 13-02-2022 with permission to leave 
head quarters Shri H. S. Satbhai , District Judge - 2 and 
A.S.J. Kelapur . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necesary . 

The charge of his Court and Office along with charge 
of the Court of District Judge - 1 and A.S.J. Kelapur for 
the period from 08-02-2022 to 11-02-2022 was kept as 
under : 


For Judicial Matters With Shri A. A. Laulkar , District 
Judge - 2 and A.S.J. Yavatmal . 


For Administrative Matters : With Shri S. S. Budruk , 
Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur . 


The charge of his Court and office along with charge of 
the Court of District Judge - 1 and A.S.J. Kelapur for the 
period from 11-02-2022 A.O.H. to 13-02-2022 with Shri 
G. G. Bhansali , District Judge - 1 and A.S.J. Yavatmal . 


On return from leave , Shri H. S. Satbhai , District Judge 
2 and A.S.J. Kelapur is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri H. S. Satbhai , would have contin 
ued to officiate as District Judge - 2 and A.S.J. Kelapur if 
he had not proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३७ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 163-2022. 

Smt . S. S. Kulkarni , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Kelapur is granted earned leave for 04 days w.e.f. 
14-03-2022 to 17-03-2022 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 12-03-2022 A.O.H. to 19-03-2022 B.O.H. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with 
Shri K. A. Nahar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Kelapur during 
the above period . 


On return from leave , Smt . S. S. Kulkarni , Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Kelapur is re - posted to her 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . S. S. Kulkarni , would have 
continued to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Kelapur , if she had not proceeded on leave 
during the above period . 

The 5th March 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३८ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 168-2022. 

Smt . V. G. Karmore , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Darwha is granted earned leave for 03 days w.e.f. 
07-03-2022 to 09-03-2022 . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Shri A. A. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Darwha during the above period . 


On return from leave , Smt . V. G. Karmore , 3rd Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Darwha , is re - posted to her 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . V. G. Karmore , would have 
continued to officiate as 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Darwha if she had not proceeded on leave 
during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३ ९ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 169-2022. 

Shri S. N. Naik , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad is 
granted Ex - post facto commuted leave for 05 days w.e.f. 
02-03-2022 to 06-03-2022 . 


He has got 207 days L.H.P. in balance at the time of 
granting leave , However , 10 days L.H.P. be debited in his 
leave account . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri R. 
R. Mawatwal , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Pusad during the above 
period . 


On return from leave , Shri S. N. Naik , Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Pusad is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri S. N. Naik , would have continued 
to officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad if he had not 
proceeded on leave during the above period . 

Dated the 7th March 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४० . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 171-2022.— 

Shri K. A. Nahar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur is 
granted earned leave for 07 days w.e.f. 19-03-2022 to 
25-03-2022 with permission to leave head quarters w.e.f. 
17-03-2022 A.O.H. to 28-03-2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri S. 
S. Budruk , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Kelapur 
during the above period along with charge of the Court of 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Kelapur for the 
period from 17-03-2022 A.O.H. to 19-03-2022 B.O.H. 


On return from leave , Shri K. A. Nahar , Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Kelapur is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri K. A. Nahar , would have continued 
to officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur if he had 
not proceeded on leave during the above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४३ . 

ORDER 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४१ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 172-2022. 

Shri R. R. Mawatwal , Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad is 
granted earned leave for 04 days w.e.f. 14-03-2022 to 17 
03-2022 with permission to leave head quarters w.e.f. 
12-03-2022 after Lok - adalat to 28-03-2022 B.O.H. after 
completion of the training at M.J.A. Uttan ( from 20-03 
2022 to 24-03-2022 ) . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri S. 
N. Naik , Jt . Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Pusad during the above 
period . 


On return from leave , Shri R. R. Mawatwal , Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Pusad is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri R. R. Mawatwal , would have con 
tinued to officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad if he had 
not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 9th March 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 177-2022. 

Shri L. A. Bidwai , Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal is 
granted earned leave for 04 days w.e.f. 14-03-2022 to 17 
03-2022 with permission to leave head quarters w.e.f. 
12-03-2022 after Lok - adalat to 19-03-2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Smt . Y. 
R. Mukkanwar , Jt . Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Yavatmal during 
the above period . 


On return from leave , Shri L. A. Bidwai , Civil Judge ( Sr. 
Dn . ) , Yavatmal is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri L. A. Bidwai , would have continued 
to officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal if he had not 
proceeded on leave during the above period . 


83 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 178-2022. 

Smt . V. R. Malode , 5th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Yavatmal is granted earned leave for 03 days 
w.e.f. 14-03-2022 to 16-03-2022 with permission to leave 
head quarters w.e.f. 13-03-2022 to 16-03-2022 . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Smt . S. G. Meshram , 6th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Yavatmal during the above period . 


On return from leave , Smt . V. R. Malode , 5th Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Yavatmal is re - posted to her 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . V. R. Malode , would have 
continued to officiate as 5th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Yavatmal if she had not proceeded on leave 
during the above period . 

The 11th March 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६४४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 179-2022. 

Smt . A. Z. Sayyed , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. 
Yavatmal is granted earned leave for 04 days w.e.f. 
14-03-2022 to 17-03-2022 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 14-03-2022 to 19-03-2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with 
Smt . S. H. Atkare , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. , 
Yavatmal during the above period . 


On return from leave , Smt . A. Z. Sayyed , Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Yavatmal is re - posted to her former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . A. Z. Sayyed , would have 
continued to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Yavatmal if she had not proceeded on leave 
during the above period . 


88 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४७ . 

Read ( 1 ) Application of Smt . S. R. Sharma , Adhoc 
District Judge - 1 and A.S.J. Yavatmal for 
grant of earned leave for 11 days w.e.f. 14 
03-2022 to 24-03-2022 with permission to 
leave head quarters w.e.f. 12-03-2022 after 
Lok Adalat to 25-03-2022 B.O.H. 

( 2 ) High Court letter No. A - 1202-2000 , dated 
31-7-2000 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४५ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 180-2022. 

Shri H.A.H.I. Hashami , 4th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , 
Yavatmal is granted earned leave for 04 days w.e.f. 16 
03- 2022 to 19-03-2022 with permission to leave head 
quarters from 15-03-2022 A.O.H. to 21-03-2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri S. 
H. Gaherwar , 3rdJt . Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Yavatmal during 
the above period . 


On return from leave , Shri H.A.H.I. Hashami , 4th Jt . 
Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri H.A.H.I. Hashami , would have con 
tinued to officiate as 4th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal 
if he had not proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४६ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 181-2022. 

Shri N. R. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. 
Digras is granted Ex - post facto commuted leave for 08 
days w.e.f. 28-02-2022 to 07-03-2022 with permission to 
leave head quarters w.e.f. 26-02-2022 to 07-03-2022 . 
Casual leave for 2 days on 28-02-2022 and 02-03-2022 is 
hereby treated as cancelled . 


He has got 99 days L.H.P. in the balance at the time 
of granting leave . However , 16 days L.H.P. be debited in 
his Leave account . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri S. 
L. Ramteke , Civil Judge , ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Digras 
during the above period . 


On return from leave , Shri N. R. Dhoke , Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Digras is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri N. R. Dhoke , would have continued 
to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Digras 
if he had not proceeded on leave during the above period . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 183-2022. 

In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to granted earned leave for 11 days w.e.f. 
14-03-2022 to 24-03-2022 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 12-03-2022 after Lok - Adalat to 25-03-2022 
B.O.H. to Smt . S. R. Sharma , Adhoc District Judge - 1 
and A.S.J. Yavatmal . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and Office was kept with along 
with Shri A. A. Laulkar , District Judge - 2 and A.S.J. 
Yavatmal during the above period . 


On return from leave , Smt . S. R. Sharma , Adhoc 
District Judge - 1 and A.S.J. Yavatmal is re - posted to her 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . S. R. Sharma , would have contin 
ued to officiate as Adhoc District Judge - 1 and A.S.J. 
Yavatmal if she had not proceeded on leave during the 
above period . 

Dated the 14th March 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४८ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 186-2022. 

Smt . J. M. Kakde , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. 
Babhulgaon is granted earned leave for 03 days w.e.f. 
15-03-2022 to 17-03-2022 with permission to leave head 
quarters from 15-03-2022 to 19-03-2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 

No locum tenens is necessary . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५० . 

Read ( 1 ) Application of Shri P. B. Naikwad , District 
Judge - 1 , and A.S.J. Kelapur for grant of 
earned leave for 07 days w.e.f. 05-02-2022 
to 11-02-2022 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 05-02-2022 to 14-02-2022 
B.O.H. and cancellation of 3 days earned 
leave w.e.f. 07-02-2022 to 09-02-2022 . 

( 2 ) High Court letter No. A - 1202-2000 , dated 
31-7-2000 . 


The charge of her Court and office is kept with 
Smt . P. D. Mendhe , 4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. , Yavatmal during the above period . 


On return from leave , Smt . J. M. Kakde , Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Babhulgaon is re - posted to her 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . J. M. Kakde , would have 
continued to officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Babhulgaon if she had not proceeded on leave 
during the above period . 


Yavatmal : 

Dated the 15th March 2022 . 


V. P. PATKAR , 
Principal District Judge , 
Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४ ९ . 

BY IN - CHARGE PRINCIPAL DISTRICT JUDGE , 
Read ( 1 ) Application of Smt . S. R. Sharma , Adhoc 
District Judge - 1 and A.S.J. Yavatmal for 
grant of earned leave for 05 days w.e.f. 14 
02-2022 to 18-02-2022 with permission to 
leave head quarters w.e.f. 11-02-2022 
A.O.H. to 21-02-2022 B.O.H. 

( 2 ) High Court letter No. A - 1202-2000 , dated 
31-7-2000 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 96-2022. 

In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to granted earned leave for 05 days w.e.f. 
14-02-2022 to 18-02-2022 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 11-02-2022 A.O.H. to 21-02-2022 B.O.H. 
to Smt . S. R. Sharma , Adhoc District Judge - 1 and A.S.J. 
Yavatmal . 


Necessary note be taken in her original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office was kept with along 
with Shri G. G. Bhansali , District Judge - 1 and A.S.J. 
Yavatmal during the above period . 


On return from leave , Smt . S. R. Sharma , Adhoc 
District Judge - 1 and A.S.J. Yavatmal is re - posted to her 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . S. R. Sharma , would have 
continued to officiate as Adhoc District Judge - 1 and 
A.S.J. Yavatmal if she had not proceeded on leave during 
the above period . 
अ.- एक -१२ ( १६७ ९ ) . 


ORDER 


४५ 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 97-2022. 

In view of the High Court letter referred to above at 
Sr. No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal 
is pleased to granted earned leave for 07 days w.e.f. 
05-02-2022 to 11-02-2022 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 05-02-2022 to 14-02-2022 B.O.H. to Shri 
P. B. Naikwad , District Judge - 1 , and A.S.J. Kelapur and 
earned leave for 3 days w.e.f. 07-02-2022 to 09-02-2022 
which is already granted to him vide District Court Order 
No. B.2 ( 1 ) -Admn - 87-2022 , dated 05-02-2022 is treated 
as cancelled . 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office for the period from 
05-02-2022 to 07-02-2022 till 2.00 p.m. was kept with 
Shri H. S. Satbhai , District Judge - 2 and A.S.J. Kelapur . 


The charge of his Court and office along with charge of 
the Court of District Judge - 2 and A.S.J. Kelapur for the 
period from 07-02-2022 at 2.00 p . m . to 11-02-2022 as 
under : 


For Judicial Matters : With Shri A. A. Laulkar , District 
Judge - 2 , and A.S.J. Yavatmal . 


For Administrative Matters With Shri S. S. Budruk , 
Civil Judge , ( Sr. Dn . ) , Kelapur . 


The charge of his Court and office along with charge of 
the court of District Judge - 2 and A.S.J. Kelapur for the 
period from 11-02-2022 A.O.H. to 14-02-2022 B.O.H. with 
Shri G. G. Bhansali , District Judge - 1 , and A.S.J. 
yavatmal . 


On return from leave , Shri P. B. Naikwad , District 
Judge - 1 , and A.S.J. Kelapur is re - posted to her former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri P. B. Naikwad , would have 
continued to officiate as District Judge - 1 , and A.S.J. 
Kelapur if he had not proceeded on leave during the above 
period . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५१ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 98-2022. 

Shri P. R. Phulari , 4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and 
J.M.F.C. Pusad is granted earned leave for 05 days w.e.f. 
14-02-2022 to 18-02-2022 with permission to leave head 
quarters we.f. 11-02-2022 A.O.H. to 21-02-2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book 
and leave account . 


No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept as under : 

From 11-02-2022 A.O.H. to 14-02-2022 B.O.H. with 
Shri M. B. Sontakke , 3rd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Pusad . 


From 14-02-2022 to 21-02-2022 B.O.H. with Shri G. 
B. Pawar , 5th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad . 


On return from leave , Shri P. R. Phulari , 4th Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. Pusad is re - posted to his 
former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri P. R. Phulari , would have continued 
to officiate as 4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) and J.M.F.C. 
Pusad if he had not proceeded on leave during the above 
period . 


G.G. BHANSALI , 
I / c.Principal District Judge , 
Yavatmal . 


Yavatmal : 

Dated the 11th February 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५२ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

- 

संदर्भ . – पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र . जि . वि . शा 
६२४-२०२२ . दिनांक २४-२-२०२२ . 

आदेश 


1 


क्रमांक कलि - एमएजी - डे - २७- कावि - १४६-२०२२ 

उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक ०१ जून 
२०२० पासून कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी संपूर्ण राज्यामध्ये 
प्रभावी उपाययोजना करण्याकरिता कलम १४४ लागू करण्यात आली 
आहे . 


दिनांक १ मार्च २०२२ रोजी अमरावती ग्रामीण घटकामध्ये महाशिवरात्री 
उत्सव साजरा करण्यात येतो . सदर उत्सव संबंधाने जिल्ह्यामध्ये 
ठिक - ठिकाणी महादेव मंदिरामध्ये पूजा अर्चा करून धार्मिक कार्यक्रम 
आयोजित करण्यात येतात . 


तसेच , विविध पक्षांतर्फे परस्पर विरोधी बयानबाजी करण्यात येत 
आहे . त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 


म . रा . वि . वि . कंपनी विरूद्ध शेतकरी आंदोलने केली जात 
आहेत . तसेच , दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे मध्यरात्रीपासून एस . 
टी . महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण करावे या मुख्य मागणी 
व इतर मागण्यासंदर्भात एस . टी . महामंडळ कर्मचारी आंदोलन करीत 
आहेत . 


तसेच , सचारबंदी दरम्यान होणा - या अडचणी करिता विविध स्थानिक 
मुस्लीम संघटना , हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष 
आपल्या मागण्यांकरिता अचानक आंदोलने करू शकतात . वाढीव 
पेट्रोल व डिझेल दरवाढी विरोधात राजकीय संघटना मोर्चा धरणे , रॅली 
इत्यादी आंदोलने केली जात आहेत . त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर समाजातर्फे 
आरक्षण करिता आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करून तसेच , स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनाकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरिता 
आंदोलने करतात त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी याकरिता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक २६ फेब्रुवारी २०२२ चे ००-०१ वाजता 
पासून ते दिनांक १२ मार्च २०२२ चे २४-०० वाजता पर्यंत लागू करण्यात 
येत आहे . 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे 
दृष्टीने मी आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती मला 
प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये 
खालील प्रकारास बंदी घालीत आहे . 


( १ ) 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

शस्त्र तसेच , तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तूमुळे 
जिवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 


( २ ) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 


दगड , विटा , इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 

माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळ्याचे प्रदर्शन 

करण्यास . 


जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीस्त चाळे 
करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्र विचीत्र कृती करणे छायाचित्राचे 
प्रदर्शन करणे . 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजीत 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या 
मुं . पो . का . च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेला आदेश दिनांक २६ 
फेब्रुवारी २०२२ चे ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक १२ मार्च २०२२ चे 
२४-०० वाजता पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र 
वगळून ग्रामीण भागात लागू राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनांचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या 
आदेशाचे उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करता 
मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात 
येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , 
लग्न , नाटक , तमाशे , धार्मिक , शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार 
यांना लागू होणार नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका / 
कोणत्याहीरस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची 
लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी 
जारी केले . 

दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५३ . 

- 

संदर्भ . – पोलीस अधीक्षक ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र . जि.वि.शा 
८२८ - २०२२. दिनांक ११-०३-२०२२ . 


आदेश 

क्रमांक कलि- एमएजी - डे - २७- कावि- १५८-२०२२ 

उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये दिनांक १७ मार्च 
२०२२ रोजी अमरावती ग्रामीण घटकामध्ये होळी सण उत्सव व दिनांक 
१८ मार्च २०२२ रोजी रंगपंचमी धुळवळ साजरी केली जाते . 


तसेच , नजीकच्या काळात म . रा . वि . वि . कंपनी विरूद्ध शेतकरी 
आंदोलने केली जात आहेत . दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ रोजीचे 
मध्यरात्रीपासून एस . टी . महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलीनीकरण 
करावे या मुख्य मागणी व इतर मागण्यासंदर्भात एस . टी . महामंडळ 
कर्मचारी आंदोलन करीत आहेत . 


विविध वस्तूच्या दरवाढीमुळे स्थानिक संघटना , मुस्लीम संघटना , 
हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष आपल्या मागण्यांकरिता 
अचानक आंदोलने करु शकतात . वाढीव पेट्रोल व डिझेल दरवाढी 
विरोधात राजकीय संघटना मोर्चा , धरणे , रॅली इत्यादी आंदोलने केली 
जात आहेत . त्याच प्रमाणे मराठा / धनगर समाजातर्फे आरक्षण करिता 
आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करून तसेच , स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनाकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्याकरिता 
आंदोलने करतात त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी याकरिता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक १३ मार्च २०२२ चे ००-०१ वाजता 
पासून ते दिनांक २७ मार्च २०२२ चे २४-०० वाजता पर्यंत लागू करण्यात 
येत आहे . 


४७ 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी या दृष्टीने सुरक्षिततेसाठी उपाय योजना करण्याचे 
दृष्टीने मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , अमरावती मला 
प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना व आदेशान्वये 
खालील प्रकारास बंदी घालीत आहे . 

अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

( १ ) शस्त्र तसेच , तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तूमुळे 
जिवीत हानी होवू शकते असे शस्त्र . 

( २ ) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

( ३ ) दगड , विटा , इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 

( ४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळ्याचे प्रदर्शन 


करण्यास . 

( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे संगीत वाजविणे , बिभीस्त चाळे 
करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्र विचीत्र कृती करणे छायाचित्राचे 
प्रदर्शन करणे . 


अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी , धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 


मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या 
मुं . पो . का . च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेला आदेश दिनांक १३ 
मार्च २०२२ चे ००-०१ वाजता पासून ते दिनांक २७ मार्च २०२२ चे 
२४-०० वाजता पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र 
वगळून ग्रामीण भागात लागू राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनांचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या 
आदेशाचे उल्लघंनाबाबत संबंधीतांवर उचित कायदेशिर कारवाई करिता 
मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात 
येईल . उपरोक्त आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , 
लग्न , नाटक , तमाशे , धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना 
लागू होणर नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका / 
कोणत्याही रस्ता / ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची 
लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक १२ मार्च २०२२ रोजी जारी 
केले . 


अमरावती : 

दिनांक १२ मार्च २०२१ . 


आशिष बिजवल , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

अमरावती . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५४ . 

1 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
क्रमांक जिउनि - अवसायन - सार्थक मागा . औद्यो - नोंदणी रद्द आदेश 
५०४-२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ अंतर्गत व 
महाराष्ट्र शासन , सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचे 
आदेश क्र . अप्रदा - ५१ ९ - प्र . क्र . ५ ९ - १३ स , दिनांक २४-११-२०२१ 
अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , व्ही . डी . 
कहाळेकर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला असा आदेश 
देतो की , सार्थक मागासवर्गीय ओद्योगिक सहकारी संस्था , मर्या . तांदळी , 
बु . रं . नं . १२२ , ता . पातुर , जि . अकोला या संस्थेच्या अवसायकाने 
सादर केलेल्या अंतिम अवसायन अहवाल स्विकृत करून संस्थेचे संपूर्ण 
कामकाज व आर्थिक व्यवहार गुंडाळण्याचे आदेश याद्वारे देत 
आहे . तसेच , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येत आहे . या आदेशाच्या 
दिनांकापासून संस्थेचे एकव्यक्तीभूत अस्तित्व राहणार नाही . 


सदर आदेश आज दिनांक १८-०२-२०२२ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी र्निगमित केलेला आहे . 

दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५५ . 

क्रमांक जिउनि - विकास - ३- सुभेदार रामजी आंबेडकर उत्कर्ष को . 
ऑप . क्रे . सो . - नोंदणी - ६४३-२०२२. 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अकोला यांनी आपल्या अधिकारात 
नोंदणी क्रमांक एकेएल ( एकेएल ) आरएसआर ( सीआर ) - २२२ - २०२१ - 
२२ , दिनांक ०३-०३-२०२२ अन्वये सुभेदार रामजी आंबेडकर उत्कर्ष 
अर्बन क्रेडिट को - आपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड , अकोला जिल्हा अकोला 
या संस्थेची नोंदणी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम ९ ( १ ) नुसार केली असून कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये वर्गीकरण “ साधन 
संपत्ती संस्था ” असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन ” संपत्ती 
संस्था असे केले आहे . 

6 


अकोला : 

दिनांक ३ मार्च २०२२ .. 


व्ही . डी . कहाळेकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५६ . 

क्रमांक विधी - बु.जि.मा.उ.मा.व पगार . कर्म.पतसं . अं . आ . ७२५-२०२२ 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर ४७-१५सी , ७ ऑगस्ट 
१ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर बदनाळे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा याद्वारे बुलडाणा जिल्हा माध्यामिक , 
उच्च माध्यामिक पगारदार सहकारी संस्था म . , बुलडाणा , मुख्यालय 
चिखली , र . नं . १३१ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


शके १ ९ ४४ 


१ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा अंतरिम आदेश कायम करून 
अंतिम आदेश पारित करण्यात येत आहे . सदर संस्थेवर 
सदर संस्थेवर महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार 
श्री . एस . के . गारोळे , सहकार अधिकारी , श्रेणी -१ , अंतर्गत सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ता . चिखली , यांची नेमणूक कायम करीत 
आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ व उपविधी तसेच या कार्यालयाचे निर्देश 
आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५७ . 

क्रमांक विधी - शिवाजी मुद्रणालय- अं . आ . ७२६-२०२२ 


महाराष्ट्र शासन , सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई यांचे 
आदेश क्रमांक सीएसएल -१४ ९३-११६२ - सीआर ४७-१५सी , ७ ऑगस्ट 
१ ९९ ३ अन्वये मला प्राप्त अधिकारानुसार मी , संगमेश्वर बदनाळे , जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा याद्वारे शिवाजी मुद्रणालय , मर्या . , 
मेहकर र . नं . १२१२ ता . मेहकर जि . बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) नुसार संस्थेचा 
अंतरिम आदेश कायम करून अंतिम आदेश पारित करण्यात येत 
आहे . सदर संस्थेवर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०३ मधील तरतुदीनुसार श्री . डी . बी . बोंडे , सहकार अधिकारी , 
श्रेणी -२ , अंतर्गत सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . मेहकर , यांची 
नेमणूक कायम करीत आहे . संस्थेचे अवसायक यांनी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ च उपविधी तसेच या कार्यालयाचे 
निर्देश आदेशानुसार कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ जानेवारी २०२२ रोजी माझ्या सही 
व शिक्यानिशी निर्गमित करण्यात येत आहे . 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५८ . 

क्रमांक जिउनि - वि .१ - नांदेणी परवानगी - राष्ट्रमाता जिजाऊ महिला 
१०८१-२०२२ . 


नोंदणी क्रमांक बियुडी- ( बियुडी ) -सीएसआर- ( सीआर ) -१४८-२०२० , 
दिनांक २४-७-२०२० नुसार जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बुलडाणा 
यांनी प्रसिद्ध केले आहे की , नियोजित राष्ट्रमाता जिजाऊ महिला अर्बन 
को . ऑप . क्रेडीट सोसायटी मर्या . , बुलडाणा ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
बियुडी- ( बियुडी ) -सीएसआर ( सीआर ) -१४८-२०२० , दिनांक १६-०२-२०२२ 
रोजी नोंदणी केलेली आहे . सदर संस्थेचे वर्गीकरण “ साधन संस्था ” 
असून उपवर्गीकरण “ कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था ” असे आहे . 

6 


बुलडाणा : 

दिनांक १६ फेब्रुवारी २०२२ .. 


संगमेश्वर बदनाळे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , बुलडाणा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 
भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५ ९ . 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक १५२-२०२२ 

श्रीमती शयना पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला यांच्या खाती दि . २ ९ - ०४-२०२२ रोजी एकूण २ ९ १ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . यांना दि . ० ९ मे २०२२ ते दि . १३ मे 
२०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे 
दि . ०८ मे २०२२ रोजीचा रविवार तसेच रजेच्या नंतर दि . १४ मे २०२२ 
व दि . १५ मे २०२२ रोजीचा दुसरा शनिवार व रविवारची सुटी जोडून 
दि . ०७ मे २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . १६ मे २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती शयना पाटील , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३५ व ३६ आणि 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १० ( ३ ) अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार 
असा आदेश देतो की , वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . व्ही . बी . गव्हाणे , जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अकोला हे पाहतील . 


अकोला : 
दिनांक ३० एप्रिल २०२२ . 


य . गो . खोब्रागडे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६६० . 

J 

आदेश 


क्रमांक ८०-२०२२ . 

श्री . ए . ए . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , बुलडाणा 
यांना दिनांक १८ एप्रिल २०२२ ते २२ एप्रिल २०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १६ एप्रिल २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 

आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एन . बी . चव्हाण , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , 
बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

अ . - एक -१३ ( १६७ ९ ) . 


४ ९ 


श्री . ए . ए . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . ए . देशपांडे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा येथे स्थानापन्न 
म्हणून राहिले असते . 


श्री . ए . ए . देशपांडे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २२७ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ ( पाच ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६१ . 

आदेश 


क्रमांक ८२-२०२२ . 

श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांना दिनांक २६ एप्रिल २०२२ ते २८ एप्रिल २०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०३ ( तिन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . डब्ल्यु . ठोंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली येथे 
स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


श्रीमती एल . एच . जाधव , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , चिखली 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या रजा 
प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १२१ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


५० 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६२ . 

आदेश 


क्रमांक ८८-२०२२ 

श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगाव 
जामोद यांना दिनांक २८ एप्रिल २०२२ ते ३० एप्रिल २०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . एच . बेलसरे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
जळगाव जामोद यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , जळगाव 
जामोद ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , जळगाव जामोद ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , जळगाव 
जामोद येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


श्रीमती बी . एस . पाल , दिवाणी न्यायाधीश क स्तर , जळगाव 
जामोद यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १० ९ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) 
दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 

सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 

दिनांक ५ मे २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६३ . 
आदेश 


$ 


क्रमांक ९२-२०२२ 

श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , मोताळा त्यांना दिनांक ०४ मे २०२२ ते ०६ मे २०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०२ मे २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ०७ मे २०२२ चे कार्यालय वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . के . देशपांडे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहावा . 


श्री . एस . पी . पांडव दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , मोताळा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 


शके १ ९ ४४ 


नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , मोताळा हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्र . वर्ग , मोताळा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . एस . पी . पांडव , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्र . वर्ग , मोताळा यांची यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ९ ७ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६४ . 

आदेश 


क्रमांक ९३-२०२२ 

श्री . पी . ए . साने , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा त्यांना दिनांक ०४ मे २०२२ ते ०७ मे २०२२ 
पावेतोची अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०२ मे 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ० ९ मे २०२२ चे कार्यालय 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति 
सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . पी . ए . साने , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . ए . साने , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
सहायक सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . पी . ए . साने , तद्ब्र जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा सहायक सत्र 
न्यायाधीश , बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , 
तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २५४ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ 
( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवा पुस्तकात घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६५ . 

आदेश 


क्रमांक ९४-२०२२ 

श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव यांना दिनांक ०४ मे २०२२ ते ०६ मे २०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती पी . पी . अजगांवकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्या त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी 
नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती आर . व्ही . कांबळे ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , खामगांव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिल्या असत्या . 


श्रीमती आर . व्ही . कांबळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण ९ ६ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

दिनांक ९ मे २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६६ . 
आदेश 


क्रमांक ९५-२०२२ 

श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव 
यांना दिनांक २० एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२२ पावेतो ११ 
( अकरा ) दिवसाची विपश्यना करीता ( परिवर्तीत ) रजा व दिनांक १ ९ 
मार्च २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते ०२ मे २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 

आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क स्तर , शेगांव यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून पाहीला . 

श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव 


शके १ ९ ४४ 


ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर शेगांव ह्या उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव म्हणून 
स्थानापन्न राहील्या असत्या . 


बुलडाणा : 
दिनांक ११ मे २०२२ . 


५१ 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ७० ( ३ ) 
प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल , तसेच त्यांच्या अर्धवेतनी 
रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ११३ दिवसांची अर्धवेतनी 
रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०२ ( दोन ) 
दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६६७ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१४६-२०२२. 

श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक १ ९ 
एप्रिल २०२२ रोजी एकूण ५२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २० एप्रिल २०२२ ते दिनांक २२ एप्रिल २०२२ अशी एकूण ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ ९ एप्रिल २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी असा आदेश देते की , श्री . एन . के . मेश्राम , 
सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , 
मंगरूळपीर यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे काम पहावे . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१४७-२०२२. 

श्री . के . के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा यांच्या खाती दिनांक २२ एप्रिल 
२०२२ रोजी एकूण ७८ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २५ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २७ एप्रिल २०२२ अशी एकूण 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २८ एप्रिल २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी असा आदेश देते की , श्री . एम . एच . हक , 
दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा 
यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे काम पहावे . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६ ९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१४८-२०२२. 

श्रीमती डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०६-०४-२०२२ रोजी एकूण 
१२ ९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक होती . त्यांना दिनांक ०७-०४ 
२०२२ ते दिनांक ०८-०४-२०२२ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश 
३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , श्री . एस . एम . 
मेणजोगे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम 
यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक २२ एप्रिल २०२२ . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७० . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१४९ - २०२२. 

श्री . आर . पी . कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या 
खाती दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजी एकूण २२७ दिवसांची अर्जित रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २५ एप्रिल २०२२ व दिनांक २६ एप्रिल 
२०२२ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २२ एप्रिल 
२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ एप्रिल २०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . पी . कुलकर्णी , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , श्रीमती एस . व्ही . 
फुलबांधे , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे 
काम पहावे . 

दिनांक २५ एप्रिल २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६७१ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१५६-२०२२ . 

श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर , जि . वाशिम यांच्या खाती 
दिनांक २२ एप्रिल २०२२ रोजी एकूण ४ ९ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यांना दिनांक २३ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २७ एप्रिल २०२२ अशी 
एकूण पाच ( ५ ) दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एस . मानकर , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 

मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


प्रक्रिया संहीता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एन . के . मेश्राम , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , मंगरूळपीर यांनी वरील न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६७२ . 

J 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१५७-२०२२. 

श्री . एम . एच . हक , दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कारंजा यांच्या खाती दिनांक ३० एप्रिल २०२२ रोजी एकूण 
११२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०२ मे २०२२ 
ते दिनांक ०६ मे २०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक ३० एप्रिल २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
०७ मे २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर केली आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एम . एच . हक , दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , कारंजा वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून असा आदेश देण्यात येत आहे की , श्री . के . 
के . चौधरी , सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम श्रेणी , कारंजा यांनी वरील न्यायालयाचे काम पाहावे . 


वाशिम : 

दिनांक ३० एप्रिल २०२२ . 


श्रीमती शैलजा श . सावंत , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७३ . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१७१-२०२२. 

श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , वाशिम 
यांच्या खाती दिनांक ०३ मे २०२२ रोजी एकूण २७२ दिवसांची अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०४ मे २०२२ व दिनांक ०५ मे 
२०२२ अशी एकूण ०२ ( दोन ) दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगी सह मंजूर करण्यात येत आहे . 
अ.- एक -१४ ( १६७ ९ ) . 


शके १ ९ ४४ 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . पी . शिंदे , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहिले असते . 


वाशिम 

दिनांक ९ मे २०२२ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीत 
श्री . आर . पी . कुलकर्णी , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरील 
न्यायालयाचे काम पाहिले . 


: 


५३ 


एच . एम . देशपांडे , 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६७४ . 
जिल्हा न्यायाधिश - १ , यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक १५६-२०२२ 

श्री . डी . टी . वसावे , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , अकोला यांच्या 
खाती दि . १ ९ - ०४-२०२२ रोजी एकूण २ ९ २ दिवसाची अर्धवेतनी रजा 
शिल्लक आहे . यांना दि . २०-०४-२०२२ ते दि . २८-०४-२०२२ अशी 
एकूण नऊ ( ० ९ ) दिवसांची परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे . 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी . वसावे हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) तथा अति . मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे 
तातडीचे दिवाणी काम पाहीले . 

दिनांक २ मे २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७५ . 

आदेश 


क्रमांक १७३-२०२२ . 

श्री . डी . टी . वसावे , दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) , अकोला त्यांच्या 
खाती दि . ०३-०५-२०२२ रोजी एकूण १२२ दिवसांची अर्जित रजा 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


शिल्लक आहे . यांना दि . ०४ मे २०२२ ते दि . ०६ मे २०२२ अशी एकूण 
तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या मागे दि . ०३ मे २०२२ रोजीची 
रमजान ईदची सुटी व रजेच्या पुढे दि . ०७-०५-२०२२ राष्ट्रीय 
लोकअदालतची सुटी जोडून दि . ०२ मे २०२२ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दि . ०७ मे २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळ संपेपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . टी . वसावे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
जिल्हा न्यायालयाच्या स्थायी आदेशानुसार श्री . के . बी . चौगुले , सह 
दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला , 
यांनी वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहीले . 


अकोला : 
दिनांक २० मे २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७६ . 


श्रीमती शयना पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
अकोला . 


BY PRINCIPAL DISTRICT & SESSIONS JUDGE 

Read . ( 1 ) This office Order No. B.2 ( 1 ) -Admn - 245-2022 , dated 
16-04-2019 regarding grant of Half Pay leave for 2 
days wef . 18-04-2022 to 19-04-2022 with permis 
sion to leave head quarters to Shri G. G. Bhansali , 
District Judge - 1 and A.S.J. , Yavatmal . 


( 2 ) Application of Shri G. G Bhansali , District Judge 
1 and A.S.J. , Yavatmal , for cancellation of Half 
Pay leave for two days w.e.f. 18-04-2022 to 19-04 
2022 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) ADMN - 257-2022 

In view of the application referred to above at Sr. No. ( 2 ) 
the Half Pay leave for two days w.e.f. 18-04-2022 to 19-04-2022 
granted to Shri G. G. Bhansali , District Judge - 1 and A.S.J. , 
Yavatmal , is hereby treated as cancelled . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 


Yavatmal : 
Dated the 18th April 2022 . 


V. P. PATKAR , 

Principal District & Sessions Judge , 

Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७७ . 


शके १ ९ ४४ 


BY PRINCIPAL DISTRICT JUDGE 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 260-2022 . 

Shri P. R. Phulari , 4th Jt . Civil judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Pusad , is granted earned leave for 03 days w.e.f. 21st April 2022 
to 23rd April 2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 
20th April 2022 A.O.H. to 25th April 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept as under : 

From 20th April 2022 A.O.H. to 22nd April 2022 with Shri G. B. 
Pawar , 5th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad , and From 
23rd April 2022 to 25th April 2022 B.O.H. with Shri V.S. Waghmode , 
6th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.E.C. , Pusad . 


On return from leave , Shri P. R. Phulari , 4th Jt . Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri P. R. Phulari , would have continued to 
officiate as 4th Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Pusad , if he 
had not proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७८ . 

Read . — ( 1 ) Application of Smt . K.F.M. Khan , Ad - hoc District 
Judge - 1 and A.S.J. , Pusad , has applied for grant 
of earned leave for 04 days w.e.f. 02nd May 2022 to 
05th May 2022 with permission to leave head quar 
ters till 06th May 2022 B.O.H. 


( 2 ) Hon'ble High Court letter No. A. 1202/2000 , dated 
31st July 2000 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 261-2022. 

In view of the High Court letter referred to above at Sr. No. 
( 2 ) the Principal District Judge , Yavatmal is pleased to grant 
earned leave for 04 days we.f. 02nd May 2022 to 05th May 2022 
with permission to leave head quarters till 06th May 2022 B.O.H. 
to Smt . K.F.M. Khan , Ad - hoc District Judge - 1 & A.S.J. , Pusad . 
Necessary note be taken in her original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office is kept with Shri B. Y. 
Phad , District Judge - 2 & A.S.J. , Pusad , during the above 
period . 


On return from leave , Smt . K.F.M. Khan , Ad - hoc District 
Judge - 1 and A.S.J. , Pusad , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Smt . K.F.M. Khan , would have continued to offici 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८१ . 

ORDER 


ate as Ad - hoc District Judge - 1 and A.S.J. , Pusad , if she had 
not proceeded on leave during the above period . 

Dated the 20th April 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७ ९ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 268-2022. 

Smt . Y. R. Mukkanwar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , is 
granted earned leave for 05 days from w.e.f. 25th April 2022 to 
29th April 2022 with permission to leave head quarters w.e.f. 
23rd April 2022 A.O.H. till B.O.H. of 30th April 2022 . 


Necessary note be taken in her original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office is kept with Shri V. S. 
Madke , 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , during the above 
period . 


On return from leave , Smt . Y. R. Mukkanwar , Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) Yavatmal , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Smt . Y. R. Mukkanwar , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , if she had not 
proceeded on leave during the above period . 

Dated the 23rd April 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८० . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 271-2022. 

Smt . A. Z. Sayyed , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Yavatmal , is earned leave for 06 days w.e.f. 25th April 2022 to 
30th April 2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 
23rd April 2022 A.O.H. to 02nd May 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in her original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office is kept as under : 

On 24th April 2022 with Smt . A.S. Jarude , 3rd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal and from 25th April 2022 to 02nd 
May 2022 B.O.H. with Shri S. H. Atkare , 2nd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal . 


On return from leave , Smt . A. Z. Sayyed , Jt . Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , is re - posted to her former post . 


शके १ ९ ४४ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . A. Z. Sayyed , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , if she 
had not proceeded on leave during the above period . 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 272-2022 . 

Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ghatanji , 
is granted earned leave for 06 days w.e.f. 27th April 2022 to 02nd 
May 2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 26th 
April 2022 A.O.H. to 04th May 2022 B.O.H. 


५५ 


Necessary note be taken in her original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The Charge of her Court & office is kept with Smt . S. S. 
Kulkarni , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Kelapur , during 
the above period . 


On return form leave , Smt . F. T. Shaikh , Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Ghatanji , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Smt . F. T. Shaikh , would have continued to officiate 
as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ghatanji , if she had not 
proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 273-2022. 

Shri H.A.H.I. Hashami , 4th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , 
is granted earned leave for 03 days w.e.f. 02nd May 2022 to 04th 
May 2022 with permission to leave head quarter from 30th 
April 2022 A.O.H. to 05th May 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri S. H. 
Gaherwar , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , during the 
above period . 


On return from leave Shri H.A.H.I. Hashami , 4th Jt . Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Shri H.A.H.I. hashami , would have continued to 
officicate as 4th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , if he had not 
proceeded on leave during the above period . 

Dated the 25th April 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८३ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 279-2022. 

Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , is 
granted Ex - post facto commuted leave for 03 days w.e.f. 25th 
April 2022 to 27th April 2022 . 


He has got 55 days L.H.P. in balance at the time of granting 
leave . However , 06 days L.H.P. be debited in his leave 

account . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 

No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri B. A. 
Nerlikar , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon during 
the above period . 


On return from leave , Shri V. V. Jatal , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Ralegaon , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Shri V. V. Jatal , would have continued to officiate as 
Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ralegaon , if he had not pro 
ceeded on leave during the above period . 

Dated the 28th April 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 281-2022. 

Shri R. R. Mawatwal , Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad , is granted 
Ex - post facto commuted leave for 08 days w.e.f. 16th April 2022 
to 23rd April 2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 
13th April 2022 A.O.H. to 25th April 2022 B.O.H. One casual 
leave on 16th April 2022 which is already granted to him is 
treated as cancelled . 


He has got 122 days L.H.P. in balance at the time of grant 
ing leave . However , 16 days L.H.P. be debited in his leave 

account . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri S. N. 
Naik , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad , for the period from 13th 
April 2022 A.O.H. to 16th April 2022 , and 


The charge of his Court & office along with charge of the 
Court of Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Pusad is kept as under : 
For Special Matters : From 16th April 2022 A.O.H. to 20th April 
2022 B.O.H. with Shri P. L. Ghule , Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Darwha 
and from 20th April 2022 to 25th April 2022 B.O.H. with 
Shri V. B. Kulkarni , District Judge - 1 & A.S.J. , Pusad . 


For ordinary & office matters : From 16th April 2022 A.O.H. to 
25th April 2022 with Shri N. G. Vyas , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Pusad . 


On return from leave , Shri R. R. Mawatwal , Civil Judge 
( Sr. Dn . ) , Pusad , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Shri R. R. Mawatwal , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) Pusad , if he had not pro 
ceeded on leave during the above period . 

Dated the 29th April 2022 . 


शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८५ . 

Read . ( 1 ) Application of Shri P. B. Naikwad , District 
Judge - 1 & A.S.J. , Kelapur , for grant of earned 
leave for 03 days w.e.f. 04th May 2022 to 06th May 
2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 
03rd May 2022 after inauguration ceremony of 
Kelapur New Court building to 07th May 2022 
B.O.H. 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , dated 31st July 
2000 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 285-2022 .-— 

In view of the High Court letter referred to above at Sr. 
No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal is 
pleased to grant earned leave for 03 days w.e.f. 04th May 2022 
to 06th May 2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 
3rd May 2022 after inauguration ceremony of Kelapur New 
Court building to 07th May 2022 B.O.H. to Shri P. B. Naikwad , 
District Judge - 1 & A.S.J. , Kelapur . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri H. S. 
Satbhai , District Judge - 2 & A.S.J. , Kelapur , during the above 
period . 


On return from leave , Shri P. B. Naikwad , District Judge - 1 & 
A.S.J. , kelapur , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Shri P. B. Naikwad , would have continued to offici 
ate as District Judge - 1 & A.S.J. , Kelapur , if he had not pro 
ceeded on leave during the above period . 

Dated the 2nd May 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८६ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 289-2022.— 

Application of Smt . S. M. Patil , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & 
J.M.F.C. , Arni is granted Ex - post facto commuted leave for 03 
days w.e.f. 22nd April 2022 to 24th April 2022 . 


She has got 107 days L.H.P. in balance at the time of grant 
ing leave . However , 06 days L.H.P. be debited in her leave 

account . 


Necessary note be taken in her original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of her Court and office was kept with Shri S.M.H. 
Shahid , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Arni , during the above 
priod . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri P. B. 
Naikwad , District Judge - 1 & A.S.J. , Kelapur , during the above 
period . 


On return from leave , of Smt . S. M. Patil , Jt . Civil Judge ( Jr. 
Dn . ) & J.M.F.C. , Arni , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Smt . S. M. Patil , would have continued to officiate as 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Arni , if she had not 
proceeded on leave during the above period . 

Dated the 4th May 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८७ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 293-2022. 

Smt . V. R. Jambhule , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Darwha , is 
granted Ex - post facto commuted leave for 3 days w.e.f. 28th 
April 2022 to 30th April 2022 . 


She has got 333 days L.H.P. in balance at the time of grant 
ing leave . However , 06 days L.H.P. be debited in her leave 

account . 


Necessary note be taken in her original service book and 
leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office was kept with Shri P. L. 
Ghule , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Darwha , during the above period . 


On return from leave , Smt . V. R. Jambhule , Jt . Civil Judge 
( Sr. Dn . ) Darwha , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Smt . V. R. Jambhule , would have continued to 
officicate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Darwha , if she had not 
proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८८ . 

Read . ( 1 ) Application of Shri H. S. Satbhai , District 
Judge - 2 & A.S.J. , Kelapur , for grant of earned 
leave for 05 days w.e.f. 09th May 2022 to 13th May 
2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 
07th May 2022 A.O.H. to 17th May 2022. B.O.H. 
( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , dated 31-7 
2000 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 294-2022. 

In view of the High Court letter referred to above at Sr. 
No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal is pleased 
to grant earned leave for 05 days w.e.f. 09th May 2022 to 13th 
May 2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 07th 
May 2022 A.O.H. to 17th May 2022 B.O.H. to Shri H. S. Satbhai , 
District Judge - 2 & A.S.J. , Kelapur . 


अ . - एक -१५ ( १६७ ९ ) . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 


५७ 


On return from leave , Shri H. S. Satbhai , District Judge - 2 & 
A.S.J. , Kelapur , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Shri H. S. Satbhai , would have continued to officiate 
as District Judge - 2 & A.S.J. , Kelapur , if he had not proceeded 
on leave during the above period . 

Dated the 6th May 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८ ९ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 310-2022. 

Shri U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ner , is 
granted earned leave for 04 days w.e.f. 10th May 2022 to 13th 
May 2022 and permission to suffix holidays falling on 14th 
May 2022 to 16th May 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri M. M. 
Kalyankar , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , 
during the above period . 


On return from leave , Shri U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Ner , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M. C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri U. B. Murde , would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ner , if he had not 
proceeded on leave during the above period . 

Dated the 9th May 2022 . 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ० . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 311-2022. 

Shri H.A.H.I. Hashami , 4th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , 
is granted earned leave for 04 days w.e.f. 10th May 2022 to 13th 
May 2022 with permission to leave head quarter from 10th May 
2022 to 16th May 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri S. H. 
Gaherwar , 3rd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , during the 
above period . 


On return from leave , Shri H.A.H.I. Hashami , 4th Jt . Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) Yavatmal , is re - posted to his former post . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) ofM.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Shri H.A.H.I. Hashami , would have continued to 
officiate as 4th Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal , if he had not 
proceeded on leave during the above period . 


Yavatmal : 

Dated the 10th May 2022 . 


V. P. PATKAR , 
Principal District Judge , 
Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ १ . 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


संदर्भ . - पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्र . जिविशा 
का . व . सु . - कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) -प्रतिबंधक -१५ ९३-२०२२ , 
दिनांक २३-०४-२०२२ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश 
लागू करणेबाबत . 


क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का . ( गृह ) - कावि- ३२६-२०२२ . 

ज्याअर्थी , दिनांक ०३ एप्रिल २०२२ रोजी पासून मुस्लीम धर्मीयांच्या 
पवित्र रमजान महिन्याची सुरवात झाली असून दिनांक ०३ मे २०२२ 
रोजी ( चंद्रदर्शनानुसार एक दिवस मागे पुढे ) रमजान ईद हा मुस्लिम 
बांधवांचा सण साजरा केला जाणार आहे . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या 
संवेदनशील असून नजीकचे काळात शेजारचे अकोला , अमरावती व 
यवतमाळ जिल्ह्यात घडलेल्या जातीय घटनेच्या प्रतिक्रिया आगामी काळात 
उमटून जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . सद्यस्थितीत राज्यात एस . टी . महामंडळ कर्मचारी 
यांचे महामंडळास महाराष्ट्र शासनात समावेश करण्याचे मागणीसाठी 
आंदोलन आहे . तसेच पेट्रोल , डिझेल दरवाढ , एमएसपी कायदा 
सुरू 
लागू करणे , शेतकरी कर्जमाफी , पीक कर्ज मंजुरी , दुध दरवाढ , वाढती 
महागाई , विज बिल माफी , शेतक - यांना नुकसान भरपाई तसेच इतर 
विविध मागण्यांसदर्भात विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना 
इत्यादीचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण 
उत्सवांचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे . करिता जिल्ह्यातील कायदा 
व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे याकरीता दिनांक २७ एप्रिल २०२२ 
रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक ११ मे २०२२ रोजीचे २४.०० 
वाजेपर्यंत मुंबई पोलिस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये 
प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणेबाबतचे पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे 
संदर्भिय पत्र क्रमांक ( १ ) या कार्यालयास प्राप्त झाले आहे . 


त्याअर्थी , मी , वसुमना पंत जिल्हादंडाधिकारी ( भा.प्र.से. ) , वाशिम 
मुंबई पोलिस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून दिनांक २७ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . 
पासून ते दिनांक ११ मे २०२२ रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत मुंबई पोलिस 
अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश 


शके १ ९ ४४ 


पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टींकरिता मनाई करण्यात आली आहे . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरीक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तू जवळ बाळगणे . 

२. कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहून नेण्यास . 

३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधणे जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 
४. व्यक्तींची प्रेते किंवा मनुष्याकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे बिभत्स 
प्रदर्शन करणे . 


५. वाद्य वाजविणे , किंकाळया फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे , अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितिमत्ता यांस धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून 
येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणणे , पत्ते खेळणे आणि 
तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तू तयार करणे 
किंवा त्याचा लोकांमध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 


तसेच , मुंबई पोलिस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 

सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या 
जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . प्रस्तुत 
आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय / 
निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा तसेच सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस किंवा कार्यक्रमास 
लागू राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई पोलिस अधिनियम , 
१ ९ ५१ 
चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपूर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक 
२७ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक ११ मे २०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवून तसेच तहसील 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावून लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत या बाबत कोणतेही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहेत . तसेच आवश्यक वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवेदनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात . 


वाशिम : 

दिनांक २७ एप्रिल २०२२ . 


वसुमना पंत , 
जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ २ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

संदर्भ . – पोलीस अधीक्षक , ( ग्रामीण ) , अमरावती यांचे पत्र क्र . जि . वि . शा 
१४१२-२०२२ , दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 

आदेश 


1 


क्रमांक कलि - एमएजी - डे - २७- कावि - २३५-२०२२ 

उपरोक्त संदर्भान्वये अमरावती ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये विदर्भ राज्य 
आंदोलन समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार अॅड . वामनराव चटप यांनी 
पत्रकार परिषद घेवून दिनांक ०१ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र दिनी मिशन 
२०२३ अंतर्गत “ विदर्भ मिळवू औंदा ” या घोषणेप्रमाणे “ विश्वासघात 
दिवस ” तसेच “ काळा दिवस ” पाळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून 
' महाराष्ट्र मिटाओ , विदर्भ मिलाओ ' आंदोलन करण्यात येणार आहे . 


तसेच , दिनांक ०३ मे २०२२ रोजी मुस्लीम बांधवाकडून रमजान ईद 
साजरी करण्यात येणार आहे . तसेच हिंदू बांधवांकडून अक्षय्य तृतीया 
सण साजरा करण्यात येणार आहे . सण - उत्सव असल्याने त्या निमित्य 
ठिक - ठिकाणी मिरवणुका काढल्या जातात . 


तसेच दिनांक ०३ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून 
देशभरात व राज्यभरात महाआरती तसेच मशीदीचे समोर हनुमान चालिसा 
पठण करण्याबाबतचे जाहीर आवाहन करण्यात आले आहे . 


तसेच , नजिकच्या काळात भारनियमनामुळे म . रा . वि . वि . कंपनी विरूद्ध 
शेतकरी आंदोलने केली जात आहेत . मा . मुख्यमंत्री यांचे निवासस्थानी 
हनुमान चालिसा पठण करण्यावरून राणा दाम्पत्यास मुंबई येथे अटक 
केल्याकारणावरून जिल्ह्यामध्ये युवा स्वाभिमानी संघटनेकडून व भारतीय 
जनता पक्षाकडून आंदोलने करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


विविध वस्तूंच्या दरवाढीमुळे स्थानिक संघटना , मुस्लीम संघटना , 
हिंदू संघटना , शेतकरी संघटना व इतर संघटना , पक्ष आपल्या मागण्यांकरीता 
अचानक आंदोलने करू शकतात . वाढीव पेट्रोल व डिझेल दरवाढी 
विरोधात राजकीय संघटना मोर्चा , धरणे , रॅली इत्यादी आंदोलने केली 
जात आहेत . त्याचप्रमाणे मराठा / धनगर समाजातर्फे आरक्षण करीता आंदोलन 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


सदर काळात काही खोडसाळ समाजकंटकाकडून क्षुल्लक कारणावरुन 
वाद निर्माण करून तसेच स्थानिक नागरिकांकडून व राजकीय पक्ष 
संघटनांकडून वेळोवेळी किंवा अचानकपणे आपआपल्या मागण्यांकरीता 
आंदोलने करण्यात येतात त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तरी वरील बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी याकरीता पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती 
जिल्ह्यामध्ये ग्रामीण भागात मुंबई पोलीस कायदा कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश दिनांक २७ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . 
पासून ते दिनांक ११ मे २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत लागू करण्यात 
येत आहे . 


५ ९ 


उपरोक्त बाबी लक्षात घेता जिल्ह्यात शांतता व सुव्यस्थेची परिस्थिती 
अबाधीत राहावी या दृष्टीने मी , आशिष बिजवल , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अमरावती मला प्रदान असलेल्या अधिकारानुसार मुंबई पोलीस अधिसूचना 
व आदेशान्वये खालील प्रकारास बंदी घालीत आहे . 

अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 

( १ ) शस्त्र तसेच तलवार , भाला , चाकू , लाठी व इतर वस्तुमुळे 
जीवित हानी होवू शकते असे शस्त्र . 

( २ ) विस्फोटकाचे व कच्च्या मालाची वाहतूक करणे . 

( ३ ) दगड , विटा इ . क्षेपणास्त्राचा वापर करणे ( गोळा करणे ) . 
( ४ ) माणसाच्या / जमावाच्या एकत्रीकरण करण्यास , पुतळ्याचे 
प्रदर्शन करण्यास . 


( ५ ) जाहीररित्या ओरडणे , गाणे , संगीत वाजविणे , बिभीत्स चाळे 
करणे , अंगविक्षेप करणे , चित्रा विचीत्र कृती करणे , बदनामीकारक 
बोलणे , छायाचित्राचे प्रदर्शन करणे . 

अधिसूचना मुं . पो . कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 

कोणत्याही मानवी मेळाव्यास , मिरवणुकीस कोणत्याही ठिकाणी आयोजित 
करण्यास सार्वजनिक सुरक्षिततेसाठी धोका होण्याची शक्यता लक्षात 
घेऊन बंदी घालीत आहे . 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या 
मुं . पो . का . च्या कलम ३७ ( २ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेश दिनांक 
२७ एप्रिल २०२२ रोजीचे ००.०१ पासून ते दिनांक ११ मे २०२२ रोजीचे 
२४.०० वा . पर्यंत अमरावती जिल्ह्यात पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र 
वगळून ग्रामीण भागात लागू राहील . 


उपरोक्त कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या अधिसूचनाचे 
उल्लघंनाबाबत मुंबई पोलीस कायदा , कलम ३७ ( १ ) अन्वये कारवाई 
करण्यात येईल . तसेच कलम ३७ ( १ ) अन्वये जारी केलेल्या आदेशाचे 
उल्लघंनाबाबात संबंधीतांवर उचित कायदेशीर कारवाई करीता मुंबई 
पोलीस कायदा , १ ९ ५१ च्या कलम ( ३ ) अन्वये करण्यात येईल . उपरोक्त 
आदेश कामावरील शासकीय , निमशासकीय कर्मचारी , लग्न , नाटक , 
तमाशे , धार्मिक शासकीय कार्यक्रम , आठवडी बाजार यांना लागू होणार 
नाही . अंत्ययात्रेच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही मिरवणुका / कोणत्याही रस्ता / 
ओळी मधून कोणत्याही पोलीस स्टेशन अधिका - यांची लेखी परवानगी 
घेणे आवश्यक आहे . 


माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २६ एप्रिल २०२२ रोजी 
जारी केले . 


अमरावती : 

दिनांक २६ एप्रिल २०२२ . 


आशिष बिजवल , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
अमरावती . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ३ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक १११-२०२२ 

श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांना दिनांक २४ मे २०२२ ते दिनांक २५ मे 
२०२२ पावेतो ०२ ( दोन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . तसेच , 
प्रशासकीय पदभार श्री . एम . बी . पाटील दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , 
मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्ती राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . आर . कदम जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . 
तसेच , त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण 
५ ९ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेल्या ०२ ( दोन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण 
०४ ( चार ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यांत यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ४ . 

आदेश 


क्रमांक ११२-२०२२. 

श्री . एस . व्ही . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांना दिनांक ३० मे २०२२ ते दिनांक ०३ जून 
२०२२ पावेतो ०५ ( पाच ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक ३० मे २०२२ ते दिनांक ३० जून २०२२ पावेतो श्री . पी . आर . 
कदम , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून पाहीला . 


श्री . एस . व्ही . जाधव तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . जाधव , तर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मलकापूर म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्री . एस . व्ही . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम , ७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . 
तसेच , त्यांच्या अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण 
३३८ दिवसांची अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेल्या ०५ ( पांच ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण 
१० ( दहा ) दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद 
त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ५ . 

आदेश 


क्रमांक ११३-२०२२ 

श्री . एस . व्ही . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर त्यांना दिनांक १४ जून २०२२ ते १६ जून २०२२ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . पी . आर . कदम , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एस . व्ही . जाधव , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . जाधव त जिल्हा 
न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र न्यायाधीश , मलकापूर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अति . सत्र न्यायाधीश , मलकापूर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . एस . व्ही . जाधव , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . 
सत्र 
न्यायाधीश , मलकापूर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . 
तसेच , त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २०४ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ६ . 

आदेश 


क्रमांक ११४-२०२२ . 

श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर त्यांना दिनांक ०८ जून २०२२ ते १० जून २०२२ 
पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०७ 
जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ जून २०२२ चे 
कार्यालय वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . एम . चंदगडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति 
न्यायाधीश , मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

सत्र 


श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यांत येते की , श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अति . सत्र न्यायाधीश , मेहकर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . 
तसेच , त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १३४ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०३ 
( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ ७ . 

आदेश 


क्रमांक ११५-२०२२ 

श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर त्यांना दिनांक २३ मे २०२२ ते २६ मे २०२२ पावेतोची 
अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २१ मे २०२२ चे 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २७ मे २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत 
आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . एस . व्ही . खोंगल , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 

अ . - एक -१६ ( १६७ ९ ) . 


६१ 


श्री . एस . व्ही . केंद्रे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . व्ही . केंद्रे त जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , मेहकर हे उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा 
अति . सत्र न्यायाधीश , मेहकर येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्री . एस . व्ही . केंद्रे , त जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , मेहकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . 
तसेच , त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्याचे रजेच्या खाती एकूण १३८ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ 
( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ६ ९ ८ . 

आदेश 


क्रमांक ११६-२०२२ 

श्री . पी . पी . कुलकर्णी , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगांव त्यांना दिनांक ०८ जून २०२२ ते १० जून 
२०२२ पावेतोची अशी एकूण ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . पी . एस . काळे तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत 
आहे . 


श्री . पी . पी . कुलकर्णी , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगांव हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या 
पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . पी . कुलकर्णी , तद्ब्र जिल्हा 
न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव हे उपरोक्त 
रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ 
तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , खामगाव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले 
असते . 


श्री . पी . पी . कुलकर्णी , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , खामगाव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , 
१ ९ ८१ मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन 
मिळेल . तसेच , त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती 
एकूण २३८ दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर 
केलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकाण्यात यावी व 
रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९९ . 

आदेश 


क्रमांक ११७-२०२२. 

श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव यांना 
दिनांक ०८ जून २०२२ ते १० जून २०२२ पावेतोची अशी एकूण 
०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ०७ जून २०२२ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती व्ही . डी . साळवे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
शेगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव हे 
रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम , ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , शेगांव येथे स्थानापन्न म्हणून 
राहिले असते . 


श्री . जे . आर . घाडगे , दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , शेगांव यांना 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम , ७० ( १ ) प्रमाणे 
उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच त्यांच्या रजा प्रारंभीचे 
दिनांकास त्याचे रजेच्या खाती एकूण २० ९ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 
आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर कलेली ०३ ( तीन ) दिवसांची अर्जित रजा 
खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०० . 

आदेश 


· 


क्रमांक ११८-२०२२. 

श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव , यांना दिनांक १३ जून २०२२ ते १६ जून २०२२ 
पावेतोची अशी एकूण ०४ ( चार ) दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक 
११ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १७ जून २०२२ 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्रीमती ए . एस . वैरागडे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अति सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव ह्या रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच 
पदी नियुक्त राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , खामगांव ह्या उपरोक्त रजेच्या 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . 
सत्र न्यायाधीश , खामगांव येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


श्रीमती पी . एस . काळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र 
न्यायाधीश , खामगांव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ 
मधील नियम ७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . 
तसेच , त्यांच्या रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण १६६ 
दिवस अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०४ 
( चार ) दिवसांची अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ७०१ . 

आदेश 


क्रमांक ११ ९ - २०२२ 

श्री . डब्लू . डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर 
बुलडाणा यांना दिनांक २७ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ 
पावेतो ०३ ( तीन ) दिवसांची वैद्यकीय कारणास्तव परिवर्तीत रजा कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधित अर्जदार यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 
दिनांक २७ एप्रिल २०२२ ते दिनांक २ ९ एप्रिल २०२२ पावेतो श्री . ए . बी . 
इंगोले , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा यांनी स्वतःचे 
काम सांभाळून पाहीला . 


श्री 
. 

डब्लू . डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांच्या पुर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डब्लू . डी . जाधव , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
बुलडाणा म्हणून स्थानापन्न राहीले असते . 


श्री . डब्लू . डी . जाधव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( ३ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच , त्यांच्या 
अर्धवेतनी रजेच्या खाती रजा प्रारंभीचे दिनांकास एकूण ६८ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक होती . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेल्या ०३ 
( तीन ) दिवसांच्या परिवर्तीत रजेच्या दुप्पट म्हणजे एकूण ०६ ( सहा ) 
दिवसांची अर्धवेतनी रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०२ . 

आदेश 


क्रमांक १२०-२०२२. 

श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा त्यांना दिनांक २१ मे २०२२ ते २५ मे २०२२ पावेतोची अशी 
एकूण ०५ ( पाच ) दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करण्यात येत आहे . 


उपरोक्त रजेच्या कालावधीत अर्जदार यांचे न्यायालयाचा न्यायीक 
पदभार श्री . आर . बी . रेहपाडे , न्यायाधीश कौटूंबीक न्यायालय , बुलडाणा 
यांनी स्वतःचे काम सांभाळून ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा हे रजेवरून परत आल्यानंतर ते त्यांच्या पूर्वीच्याच पदी नियुक्त 
राहतील . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम ३ ९ ( २ ) 
अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश 
१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , बुलडाणा हे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा येथे स्थानापन्न म्हणून राहिले असते . 


} 

श्री . आर . एन . मेहरे , जिल्हा न्यायाधीश - १ तथा अति . सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा ( रजा ) नियम , १ ९ ८१ मधील नियम 
७० ( १ ) प्रमाणे उपरोक्त रजेच्या कालावधीत वेतन मिळेल . तसेच त्यांच्या 
रजा प्रारंभीचे दिनांकास त्यांचे रजेच्या खाती एकूण २७८ दिवस अर्जित 
रजा शिल्लक आहे . त्यामधून उपरोक्त मंजूर केलेली ०५ ( पाच ) दिवसांची 
अर्जित रजा खर्ची टाकण्यात यावी व रजेची नोंद त्यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


बुलडाणा : 

दिनांक १८ जून २०२२ . 


( अवाच्य ) , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
बुलडाणा . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ७०३ . 

J 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-१७८-२०२२. 

श्रीमती डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , वाशिम , यांच्या खाती दिनांक २५ एप्रिल २०२२ रोजी 
एकूण १२७ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक २६ 
एप्रिल २०२२ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 


प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती डॉ . रचना आर . तेहरा , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहिल्या असत्या . 


· 


६३ 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , दिलेल्या आदेशान्वये , उपरोक्त कालावधीत 
आपले न्यायालयाचे कामकाज श्री . एस . एम . मेनजोगे , जिल्हा न्यायाधीश 
२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांचेकडे ठेवण्यात आले होते . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०४ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - १-१७९ - २०२२. 

श्रीमती डॉ . आर . आर . तेहरा , जिल्हा न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , वाशिम यांच्या खाती एकूण ५५ दिवसांची अर्धवेतनी रजा 
शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ०६ मे २०२२ ते १२ मे २०२२ अशी एकूण 
सात ( ०७ ) दिवसांची परिवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती डॉ . आर . आर . तेहरा , जिल्हा 
न्यायाधीश -३ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम वर नमूद केल्याप्रमाणे 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार श्री . एस . एम . 
मेनजोगे , जिल्हा न्यायाधीश -२ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , वाशिम 
यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 

दिनांक २३ मे २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . अ . क्र . ७०५ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१८८-२०२२. 

श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश , ( व . स्तर ) , जोड न्यायालय , 
मंगरूळपीर यांच्या खाती दिनांक ०८ मे २०२२ रोजी एकूण १३५ 
दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना दिनांक ० ९ मे २०२२ ते 
दिनांक १० मे २०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक ०७ मे २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ११ मे 
२०२२ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०७ . 
आदेश 


वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 

रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . एस . खोत , दिवाणी न्यायाधीश , 
( व . स्तर ) , मंगरूळपीर वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते 
त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशान्वये उपरोक्त कालावधीत 
श्री . एस . व्ही . फुलबांधे , सह दिवाणी न्यायाधीश , ( व स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , प्रथम श्रेणी , वाशिम यांनी वरील रजेच्या 
काळात वरील न्यायालयाचे काम पाहिले . 


वाशिम : 
दिनांक २७ मे २०२२ . 


प्रमुख 


शैलजा श . सावंत , 

जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०६ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२०२-२०२२. 

श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक ०७ जून 
२०२२ रोजी एकूण १२५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक ०८ जून २०२२ ते दिनांक १० जून २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ०७ जून २०२२ रोजी चे कार्यालयीन 
वेळेनंतर पासून ते दिनांक १३ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 
नमूद 

असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार श्री . आर . पी . शिंदे , 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , 
वाशिम हे वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहीले . 

j 

दिनांक १३ जून २०२२ . 


क्रमांक प्र . - ब - २-२१०-२०२२. 

श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक १७ जून 
२०२२ रोजी एकूण १२२ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . त्यांना 
दिनांक २० जून २०२२ ते दिनांक २४ जून २०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १८ जून २०२२ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून ते दिनांक २७ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहिल . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहिल . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती बी . ए . तळेकर , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , ( क . स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या 

असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , उपरोक्त कालावधीत श्री . आर . पी . शिंदे , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , ( क स्तर ) तथा न्यायदंडाधिकारी , प्रथमश्रेणी , वाशिम हे 
वरील रजेच्या काळात वरिल न्यायालयाचे काम पाहीले . 
दिनांक १७ जून २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७०८ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२१३-२०२२ . 

श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
१८ जून २०२२ रोजी एकूण २२५ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक २० जून २०२२ रोजीची ०१ ( एक ) दिवसांची अर्जित रजा 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 

रजेवरून पतर आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती केली . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . के . खान , ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले 
असते . 


अधिकाराचा वापर करून मी , खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्री . एस . एस . उबाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी उपरोक्त कालावधीत 
वरील न्यायालयाचे काम पहावे . 

दिनांक २० जून २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७० ९ . 

आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-२१४-२०२२. 

श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) 
तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक 
२२ जून २०२२ रोजी एकूण २२४ दिवसांची अर्जित रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक २३ जून २०२२ रोजीची ०१ ( एक ) दिवसांची अर्जित रजा 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर . पी . कुलकर्णी , २ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम वर 
नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहिले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , असा आदेश देते की , श्री . एस . एस . 
उबाळे , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी उपरोक्त कालावधीत वरील न्यायालयाचे 
काम पहावे . 


वाशिम : 

दिनांक २२ जून २०२२ . 


अमोघ एस . कलोती , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१० . 

प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , यांजकडून 
आदेश 


क्रमांक प्र . - ब - २-१७५-२०२२. 

श्री . एस . के . खान , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा 
अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांच्या खाती दिनांक २७ 
एप्रिल २०२२ रोजी एकूण २४८ दिवसांची परिवर्तीत रजा शिल्लक आहे . 
त्यांना दिनांक २८ एप्रिल २०२२ ते १० मे २०२२ अशी एकूण तेरा ( १३ ) 
दिवसांची परिवर्तीत रजा ( वैद्यकीय कारणास्तव ) मंजूर करण्यात येत 
आहे . 

अ . - एक -१७ ( १६७ ९ ) . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहीता , १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी दिलेल्या आदेशानुसार , श्री . पी . एच . 
नेरकर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( वरिष्ठ स्तर ) तथा अतिरिक्त मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , वाशिम यांनी वरील रजेच्या काळात वरील न्यायालयाचे 
काम पाहिले . 


वाशिम : 
दिनांक १३ मे २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७११ . 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , यांजकडून 

आदेश 


६५ 


एच . एम . देशपांडे , 

प्र . प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
वाशिम . 


क्रमांक प्र . - १८४-२०२१. 

दिनांक ३० मे २०२२ रोजी त्यांच्या खाती एकूण २५३ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा शिल्लक आहे . 


श्रीमती एस . एम . बैस , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांना 
दिनांक ३१ मे २०२२ ते ०१ जून २०२२ अशी एकूण दोन ( ०२ ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजेस कार्योत्तर मंजूरी देण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त होते . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पूर्वीच्याच पदावर नियुक्ती आहे . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


अकोला : 

दिनांक २२ जून २०२२ . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून यापूर्वी दिलेल्या आदेशान्वये 
श्रीमती के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश व स्तर तथा अतिरिक्त 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांनी वरील रजेच्या काळात वरील 
न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहीले . 


( अवाच्य ) , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , 
अकोला . 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१२ . 

आदेश 


क्रमांक १८६-२०२२ 

दिनांक ०७ जून २०२२ रोजी त्यांच्या खाती एकूण २६८ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . 


श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश ( व स्तर ) , तथा अति 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांना दि . ०८ जून २०२२ ते दि . १० 
जून २०२२ अशी एकूण तीन ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या पुढे 
दि . ११ जून २०२२ व १२ जून २०२२ दुसरा शनिवार व रविवारची सुटी 
जोडून मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . बी . चौगुले , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 
असा आदेश देते की , श्रीमती एस . एस . बांगड , २ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला ह्या 
वरील रजेच्या काळात सदर न्यायालयाचे तसेच , सचिव , जिल्हा विधी 
सेवा प्राधिकरण , अकोला यांचे कार्यालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 
दिनांक ७ जून २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१३ . 
आदेश 


क्रमांक ब - २ - १ ९ १ - २०२२. - 

दिनांक १० जून २०२२ रोजी त्यांच्या खाती एकूण २४६ दिवसाची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . 


श्रीमती एस . एम . बैस , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अकोला 
यांना दि . १३ जून २०२२ ते दि . १६ जून २०२२ अशी एकूण चार ( ४ ) 
दिवसांची अर्जित रजा दि . १२ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दि . १७ जून २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . एम . बैस , ह्या जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर राहील्या असत्या . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी खालील सही करणार 


असा आदेश देते की , श्री . के . बी . चौगुले , सह दिवाणी न्यायाधीश , 
व . स्तर , व अति . मु . न्या . दं . , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 

दिनांक १० जून २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१४ . 

आदेश 


क्रमांक १ ९५-२०२२ . 

दिनांक १३ जून २०२२ रोजी त्यांच्या खाती एकूण १५६ दिवसाची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . 


श्री . ग . दि . पाटील ( लांडबले ) , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी , अकोला यांना दि . 
१४ जून २०२२ ते दि . १८ जून २०२२ अशी एकूण पाच ( ०५ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या पुढे दि . १ ९ जून २०२२ रोजीची रविवारची सुटी 
जोडून दि . १३ जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दि . 
२० जून २०२२ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 

प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ग . दि . पाटील ( लांडबले ) , हे जर 
वर नमूद केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर राहीले 
असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा १८६ ९ चे कलम ३७ आणि फौजदारी 
प्रक्रिया संहिता १ ९ ७३ चे कलम १५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी खालील स्वाक्षरी करणार असा आदेश देते 
की , श्रीमती एस . बी . यादव , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 
तथा न्यायदंडाधिकारी , प्र . श्रेणी , अकोला हे वरील रजेच्या काळात सदर 
न्यायालयाचे तातडीचे दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाचे काम पाहतील . 
दिनांक १३ जून २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१५ . 

आदेश 


क्रमांक २०२-२०२२. 

दिनांक २२ जून २०२२ रोजी त्यांच्या खाती एकूण २४१ दिवसांची 
अर्जित रजा शिल्लक आहे . 


श्री . के . ए . भेंडवडे , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश ( व . स्तर ) तथा 
अति . न्यायदंडाधिकारी , अकोला यांना दि . २७ जून २०२२ ते दि . 
मुख्य 
०२ जुलै २०२२ अशी एकूण सहा ( ०६ ) दिवसांची अर्जित रजा , रजेच्या 
मागे दि . २६ जून २०२२ रविवार व रजेच्या नंतर दि . ०३ जुलै २०२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


रोजीची रविवारची सुटी जोडून दि . २५ जून २०२२ रोजीचे न्यायीक 
अधिकारी यांची कार्यशाळा संपल्यानंतर पासून ते दि . ०४ जुलै २०२२ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे . 

वरील रजेच्या काळात त्यांचे पद रिक्त राहील . 


रजेवरून परत आल्यानंतर त्यांची पुर्वीच्याच पदावर नियुक्ती राहील . 
प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . के . ए . भेंडवडे , हे जर वर नमूद 
केल्याप्रमाणे रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर कायम राहीले असते . 


मुंबई दिवाणी न्यायालय कायदा , १८६ ९ चे कलम ३७ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , खालील सही करणार 
असा आदेश देतो की , श्री . एन . एस . पुरी , ५ वे सह दिवाणी न्यायाधीश 
( व . स्तर ) , तथा अति . मुख्य न्यायदंडाधिकारी , अकोला हे वरील रजेच्या 
काळात सदर न्यायालयाचे तातडीचे काम पाहतील . 


अकोला : 

दिनांक २३ जून २०२२ . 


श्रीमती शयना पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१६ . 

BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS , JUDGE 

Read . — Application dated 4-05-2020 of Smt . A. Z. Sayyed , 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , for grant 
of Maternity leave for a period of 180 days w.e.f. 
24 May 2022 to 19 November 2022 , with permission 
to leave head quarters . 


ORDER 


No. B.4 ( 13 ) -ADMN - 326-2022.– 

In view of the application alongwith Medical Certificate 
referred to above , the Principal District & Sessions Judge , 
Yavatmal is pleased to sanction maternity leave for a period of 
180 days wef 24th May 2022 to 19th November 2022 with 
permission to leave head quarters to Smt . A. Z. Sayyed , 
Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.E.C. , Yavatmal . 


However , she is allowed to draw her pay according to 
sub - rule ( 1 ) of Rule 70M.C.S. ( Leave ) Rules 1981 . 

Necessary note be taken in her original service book . 

The charge of her Court and office is kept with Shri S. H. 
Atkare , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , 
during the above period . 


It is further directed to handover the charge of her Court & 
office during leave period after relieving by Annual Transfer . 


On return from leave , Smt . A. Z. Sayyed , Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal is re - posted to her former post . 


६७ 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules 1981 that Smt . A. Z. Sayyed , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Yavatmal , if she 
had not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 17th May 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१७ . 

Read . ( 1 ) This office order No. B.2 ( 1 ) -Admn - 285-2022 , 
dated 02nd May 2022 regarding grant of earned 
leave for 3 days w.e.f. 04th May 2022 to 06th May 
2022 , with permission to leave head quarters to 
Shri P. B. Naikwad , District Judge - 1 and A.S.J. , 
Kelapur . 


( 2 ) Application of Shri P. B. Naikwad , District 
Judge - 1 and A.S.J. , Kelapur , for cancellation of 
earned leave for three days from 04th May 2022 
to 06th May 2022 with permission to leave head 
quarters . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 352-2022.– 

In view of the application referred to above at Sr. No. ( 2 ) , 
the earned leave for three days on 04th May 2022 to 06th May 
2022 granted to Shri P. B. Naikwad , District Judge - 1 and A.S.J. , 
Kelapur , is hereby treated as cancelled . 


Necessary note be taken is his original service book and 
leave account . 

Dated the 30th May 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१८ . 

Read . – ( 1 ) Application of Shri B. Y. Phad , District Judge - 2 
& A.S.J. , Pusad , for grant of commuted leave for 
04 days we.f. 24th May 2022 to 27th May 2022 
along with Medical Certificate in form No. 3 & 5 . 


( 2 ) Hon'ble High Court letter No. A. 1202-2000 , 
dated 31st Jully 2000 . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 353-2022. 

In view of the High Court letter referred to above at Sr. 
No. ( 2 ) the Principal District Judge , Yavatmal , is pleased to 
grant Ex - post facto commuted leave for 04 days w.e.f. 
24th May 2022 to 27th May 2022 to Shri B. Y. Phad , District 
Judge - 2 & A.S.J. , Pusad . 


He has got 293 days L.H.P. in balance at the time of grant 
ing leave . However , 08 days L.H.P. be debited in his leave 
account . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 

No locum tenens was necessary . 


६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


The charge of his Court and office was kept with Shri V. B. 
Kulkarni , District Judge - 1 & A.S.J. , Pusad , during the above 
period . 


On return from leave , Shri B. Y. Phad , District Judge - 2 & 
A.S.J. , Pusad , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Shri B. Y. Phad , would have continued to officiate as 
District Judge - 2 & A.S.J. , Pusad , if he had not proceeded on 
leave during the above period . 


Yavatmal : 
Dated the 31st May 2022 . 


V. P. PATKAR , 

Principal District & Sessions Judge , 
Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७१ ९ . 

Read . ( 1 ) Application of Shri S. W. Chavan , Extra Jt . 
District Judge & Addl . Session Judge , Yavatmal , 
for grant of leave for One day on 04th June 2022 
with permission to leave head quarter w.e.f. 
03rd June 2022 A.O.H. till B.O.H. of 06th June 2022 . 
( 2 ) High Court letter No. A. 1202-2000 , dated 31st 
June 2000 . 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 360-2022 .-— 

In view of the High Court letter referred to above at Sr. 
No. ( 2 ) the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal , is 
pleased to grant without pay and allowances One day on 04th 
June 2022 with permission to leave head quarter w.e.f. 03rd 
June 2022 A.O.H. till B.O.H. of 06th June 2022 to Shri S. W. 
Chavan , Extra Jt . District Judge & Addl . Session Judge , 
Yavatmal . 


Yavatmal : 
Dated the 3rd June 2022 . 


The charge of his Court and office is kept with Principal 
District & Sessions Judge , Yavatmal , during the above 
period . 


A. SUBRAMANIAM , 

Principal District & Sessions Judge , 
Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२० . 


BY PRINCIPAL DISTRICT , JUDGE 


ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 329-2022. 

Shri M. M. Kalyankar , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Darwha , is granted Ex - post facto commuted leave for 03 days 
w.e.f. 12th May 2022 to 14th May 2022 with permission to leave 
head quarter from 12th May 2022 to 15th May 2022 . 


He has got 82 days L.H.P. in balance at the time of granting 
leave . However , 06 days L.H.P. be debited in his leave 

account . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office along with charge of the 
Court of Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ner was kept 
Shri A. A. Dhoke , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Dawha , 
during the above period . 


On return from leave , Shri M. M. Kalyankar , 2nd Jt . Civil 
Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , is re - posted to his former 
post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri M. M. Kalyankar , would have continued 
to officiate as 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , 
had he not proceeded on leave during the above period . 
Dated the 18th May 2022 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२१ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 35-2022. 

Shri S. N. Naik , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) Pusad , is granted 
Ex - post facto commuted leave for 13 days w.e.f. 24th April 2022 
to 06th May 2022 . 


He has got 197 days L.H.P. in balance at the time of grant 
ing leave . However , 26 days L.H.P. be debited in his leave 

account . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri R. R. 
Mawatwal , Civil Judge ( Sr. Dn . ) Pusad during the above 
period . 


On return from leave , Shri S. N. Naik , Jt . Civil Judge ( Sr. 
Dn . ) Pusad , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri S. N. Naik would have continued to 
officiate as Civil Judge ( Sr. Dn . ) Pusad , if she had he not 
proceeded on leave during the above period . 


Yavatmal : 

Dated the 30th May 2022 . 


V. P. PATKAR , 

Principal District Judge , 
Yavatmal . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२२ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 364-2022. 

Shri K. A. Nahar , Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur , is granted 
earned leave for 05 days w.e.f. 06th June 2022 to 10th June 2022 
and permission to prefix and suffix holidays falling on 05th 
June 2022 , 11th June 2022 and 12th June 2022 with permission to 
leave head quarter w.e.f. 04th June 2022 A.O.H. to 13th June 
2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of his Court and office along with charge kept 
with him may be kept as under : 


From 04th June 2022 A.O.H. to 06th June 2022 B.O.H. the 
charge of his Court & office along with charge of the Court 
of Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur is kept with Shri V. S. 
Madke , 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Yavatmal . 


From 06th June 2022 to 13th June 2022 B.O.H. the charge 
of his Court & office is kept with Shri T. N. Quadri , Civil 
Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur . 


From 04th June 2022 A.O.H. to 06th June 2022 B.O.H. the 
charge of administrative matters of the Court of District 
Judge - 1 Kelapur & District Judge - 2 , Kelapur is kept with 
Shri V. S. Madke , 2nd Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) . Yavatmal . 


From 04th June 2022 A.O.H. to 06th June 2022 B.O.H. the 
Charge of the Court of Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , 
Kelapur is kept with Shri P. C. Bachhale , 2nd Jt . Civil Judge 
( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Wani . 


On return from leave , Shri K. A. Nahar , Jt . Civil Judge ( Sr. 
Dn . ) , Kelapur , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Shri K. A. Nahar , would have continued to 
officiate as Jt . Civil Judge ( Sr. Dn . ) , Kelapur , if he had not 
proceeded on leave during the above period . 

Dated the 4th June 2021 . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२३ . 

Read . ( 1 ) Application of Smt . S. R. Sharma , Adhoc District 
Judge - 1 & A.S.J. Yavatmal , for grant of earned 
leave for 03 days w.e.f. 08th June 2022 to 10th June 
2022 and permission to suffix holidays falling 
on , 11th June 2022 & 12th June 2022 with permis 
sion to leave head quarters w.e.f. 07th June 2022 
A.O.H. to 13th June 2022 B.O.H. 


अ . - एक -१८ ( १६७ ९ ) . 


( 2 ) High Court letter No. A. 1202/2000 , dated 31st July 
2000 . 


ORDER 


६ ९ 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 366-2022. 

In view of the High Court letter rreferred to above at Sr. 
No. ( 2 ) , the Hon'ble Principal District Judge , Yavatmal is 
pleased to grant earned leave for 03 days w.e.f. 08th June 2022 
to 10th June 2022 and permission to suffix holidays falling on 
11th June 2022 & 12th June 2022 with permission to leave head 
quarters w.e.f. 07th June 2022 A.O.H. to 13th June 2022 B.O.H. to 
Smt . S. R. Sharma , Ad - hoc District Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal . 


Necessary note be taken in her original service book and 
leave account . 

No locum tenens is necessary . 

The charge of her Court and office is kept with Shri A. A. 
Laulkar , District Judge - 2 & A.S.J. , Yavatmal , during the above 
period . 


On return from leave , Smt . S. R. Sharma , Ad - hoc District 
Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal , is re - posted to her former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that Smt . S. R. Sharma , would have continued to 
officiate as Ad - hoc District Judge - 1 & A.S.J. , Yavatmal , if she 
had not proceeded on leave during the above period . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२४ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 367-2022. 

Shri U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & Judicial Magis 
trate First Class , Ner , is granted Ex - post facto earned leave for 
06 days w.e.f. 14th May 2022 to 19th May 2022 in - continuation 
of earned leave for 4 days w.e.f 10th May 2022 to 13th May 2022 
which is already granted to him vide this office order 
No. B.2 ( 1 ) -Admn - 310-2022 , dated 09th May 2022 . 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office was kept with Shri M. 
M. Kalyankar , 2nd Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Darwha , 
during the above period . 


On return from leave , Shri U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Ner , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) Rules , 
1981 that Shri U. B. Murde , would have continued to officiate 
as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ner , if he had not 
proceeded on leave during the above period . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२५ . 

ORDER 


No. B.2 ( 1 ) -ADMN - 368-2022.– 

Shri U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ner , is 
granted earned leave for 12 days we.f. 07th June 2022 to 18th 
June 2022 and permission to suffix holiday falling on 19th June 
2022 with premission to leave head quarter w.e.f. 06th June 
2022 A.O.H. to 20th June 2022 B.O.H. 


Necessary note be taken in his original service book and 
leave account . 


No locum tenens was necessary . 

The charge of his Court and office is kept with Shri V. S. 
Shinde , Jt . Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.E.C. , Ner , during the 
above period . 


On return from leave , Shri U. B. Murde , Civil Judge ( Jr. Dn . ) 
& J.M.F.C. , Ner , is re - posted to his former post . 


Certified under note 2 of Rule 39 ( 2 ) ( b ) of M.C.S. ( Pay ) 
Rules , 1981 that U. B. Murde , would have continued to offici 
ate as Civil Judge ( Jr. Dn . ) & J.M.F.C. , Ner , if he had not pro 
ceeded on leave during the above period . 


Yavatmal : 

Dated the 7th June 2022 . 


A. SUBRAMANIAM , 
Principal District Judge , 
Yavatmal . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२६ . 


जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 


संदर्भ . – पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक जिविशा 
का . व . सु . कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रतिबंधक - १८७५-२०२२ 
दिनांक १२ मे २०२२ . 

- 


मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू 
करणेबाबत . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ८ - अ . का . ( गृह ) - कावि - ३८५-२०२२ 

ज्याअर्थी , दिनांक १६ मे २०२२ रोजी बौद्ध बांधवांचा सण साजरा 
केला जाणार आहे . वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवदेनशील असून 
नजीकचे काळात शेजारचे अकोला , अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात 
घडलेल्या जातीय घटनेच्या प्रतिक्रिया आगामी काळात उमटून जिल्ह्यात 
कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत 
नाही . सद्यःस्थितीत राज्यात एस . टी . महामंडळ कर्मचारी यांचे महामंडळास 
महाराष्ट्र शासनात समावेश करण्याचे मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे . 
तसेच , पेट्रोल डिझेल दरवाढ , एमएसपी कायदा लागू करणे , शेतकरी 
कर्जमाफी , पीक कर्जमंजुरी , दुध दरवाढ , वाढती महागाई विज बिल 


माफी , शेतक - यांना नुकसान भरपाई तसेच इतर विविध मागण्या संदर्भात 
विरोधी पक्षाचे वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने आंदोलनात्मक 
कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही वाशिम 
जिल्हा जातीयदृष्ट्या आणि सण उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवदेनशील 
आहे . करीता जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे या 
करीता दिनांक १२ मे २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २६ मे 
२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे 
पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र क्रमांक ( १ ) या कार्यालयास 
प्राप्त झाले आहे . 


त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम , 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून दिनांक १२ मे २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . 
पासून ते दिनांक २६ मे २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश प्रतिबंधात्मक 
आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तु जवळ बाळगणे . 


२. कोणतही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ वाहुन नेण्यास . 

३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 


४. व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे विभत्स 
प्रदर्शन करणे . 


५. वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून 
येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणने , पत्ते खेळणे आणि 
तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तु तयार करणे 
किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 


तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 
सार्वजनिक ठिकाणी व रत्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या 
जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . प्रस्तुत 
आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय / 
निमशासकीय कर्मचारी किंवा विवाह , अंत्ययात्रा तसेच सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू 
राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपुर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक १२ मे २०२२ 
रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक २६ मे २०२२ रोजीचे २४.०० वा . 
पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ८-१४ , २०२२ / भाद्रपद १७-२३ , शके १ ९ ४४ 


प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवुन तसेच तहसिल 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधीकृत 
करण्यात येत आहे . तसेच आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवदेनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात . 

दिनांक १२ मे २०२२ . 


भाग १ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ७२८ . 

संदर्भ . - पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक जिविशा 
का . व . सु . कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रतिबंधक - १ ९ ७ ९ -२०२२ , 
दिनांक २४ मे २०२२ . 

मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) लागू 

करणेबाबत . 


आदेश 

क्रमांक कक्ष - ८ - अ.का . ( गृह ) - कावि - ४२१-२०२२ . 

ज्याअर्थी , वाशिम जिल्हा जातीयदृष्ट्या संवेदनशील असून नजीकचे 
काळात शेजारचे अकोला , अमरावती व यवतमाळ जिल्ह्यात घडलेल्या 
जातीय घटनेच्या प्रतिक्रिया आगामी काळात उमटून जिल्ह्यात कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . सद्यःस्थितीत 
राज्यात एस . टी . महामंडळ कर्मचारी यांचे महामंडळास महाराष्ट्र शासनात 
समावेश करण्याचे मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे . तसेच , पेट्रोल , 
डिझेल दरवाढ , एमएसपी कायदा लागू करणे , शेतकरी कर्जमाफी , पीक 
कर्जमंजुरी दुध दरवाढ , वाढती महागाई , विज बिल माफी , शेतक - यांना 
नुकसान भरपाई तसेच इतर विविध मागण्या संदर्भात विरोधी पक्षाचे 
वतीने तसेच शेतकरी संघटना इत्यादीचे वतीने आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वाशिम जिल्हा 
जातीयदृष्ट्या आणि सण उत्सवाचे दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील आहे 
करीता जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणे सुलभ व्हावे या करीता 
दिनांक २७ मे २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १० जून 
२०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश निर्गमित होणे बाबतचे 
पोलीस अधीक्षक , वाशिम यांचे संदर्भिय पत्र क्रमांक १ या कार्यालयास 
प्राप्त झाले आहे . 


त्याअर्थी , मी , शण्मुगराजन एस . ( भा.प्र.से. ) जिल्हादंडाधिकारी , वाशिम 
मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये मला प्राप्त 
अधिकाराचा वापर करून दिनांक २७ मे २०२२ रोजीचे ००.०१ वा . 
पासून ते दिनांक १० जून २०२२ रोजीचे २४.०० वा . पर्यंत मुंबई पोलीस 


अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये आदेश प्रतिबंधात्मक 
आदेश पारित करीत आहे . सदर आदेश लागू केल्यामुळे वाशिम जिल्ह्यामध्ये 
खालील गोष्टीकरीता मनाई करण्यात आलेली आहे . 


१. शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , लाठ्या किंवा 
काठ्या तसेच शारिरिक इजा करण्यासाठी वापरता येतील अशा इतर 
कोणत्याही तिक्ष्ण वस्तु जवळ बाळगणे . 

२. कोणतही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ 


७१ 


नेण्यास . 
वाहुन 

३. दगड किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा तशी साधने जवळ बाळगणे , जमा करणे , किंवा तयार करणे . 


४. व्यक्तींचे प्रेते किंवा मनुष्यकृतीच्या प्रतिमा / आकृत्या यांचे विभत्स 
प्रदर्शन करणे . 


५. वाद्य वाजविणे , किंकाळ्या फोडणे किंवा जाहीरपणे प्रक्षोभक 
घोषणा करणे अशा प्राधिकारांच्या मते ज्यामुळे नागरी सभ्यता अगर 
नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल 
किंवा ज्या कृतीमध्ये राज्य प्रशासन उलथून पाडण्याची प्रवृत्ती दिसून 
येईल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे , सोंग आणने , पत्ते खेळणे आणि 
तशी चिन्हे , चित्रे , फलके किंवा कोणत्याही जिन्नस / वस्तु तयार करणे 
किंवा त्याचा लोकामध्ये प्रसार / प्रचार करणे . 


तसेच मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( ३ ) अन्वये 

सार्वजनिक ठिकाणी व रत्यावर पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या 
जमावास एकत्र जमण्यास किंवा मिरवणुकीस मनाई करीत आहे . प्रस्तुत 
आदेश कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय / 
निमशासकीय कर्मचारी किवा विवाह , अंत्ययात्रा तसेच सक्षम अधिकारी 
यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुकीस व कार्यक्रमास लागू 
राहणार नाहीत . उपरोक्त आदेश मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) अन्वये संपुर्ण वाशिम जिल्ह्यामध्ये दिनांक २७ मे 
२०२२ रोजीचे ००.०१ वा . पासून ते दिनांक १० जून २०२२ रोजीचे 
२४.०० वा . पर्यंत कार्यान्वित राहतील . 


प्रस्तुत आदेश लाऊडस्पीकर लावून तसेच ड्रम वाजवुन तसेच तहसिल 
कार्यालय , पोलीस स्टेशन , नगर परिषद कार्यालयाच्या सूचना फलकावर 
दर्शनी भागावर प्रत लावुन लागू करण्यात येईल . पोलीस स्टेशन अधिकारी 
यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रात परिस्थितीनुरूप योग्य कारण असेल व तसे 
करण्याशिवाय पर्याय नसेल तर अशा परिस्थितीत याबाबत कोणताही 
आदेश नजिकच्या उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांचेशी विचार विनिमय 
करून आदेश लागू करण्यास उपविभागीय दंडाधिकारी यांना प्राधीकृत 
करण्यात येत आहे . तसेच , आवश्यकता वाटल्यास उपविभागीय दंडाधिकारी 
यांनी संवदेनशील ठिकाणी विशेष कार्यकारी अधिकारी / दंडाधिकारी यांच्या 
नेमणुका कराव्यात . 


वाशिम 

दिनांक २७ मे २०२२ . 


: 


शण्मुगराजन एस , 
जिल्हादंडाधिकारी , 
वाशिम . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR 440001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


